महाराष्ट्रकाव्यमकरंद. 


शिवराग सीताराम वागळे. 


महाराष्ट्रकाव्यमकरंद. 


संग्राहक 
शिवराम सीताराम वागळे, बी. ए. एल. एल. बी. 
मुंबईत 


गणपत कृष्णाजो यांच्या छापखान्यांत छपिळे. 


इ० स० ९८९६. 


ह्या पुस्तकाची मालकी सन १८६७ च्या २५व्या आक्टाप्रमाणे 
नादुली आहे. 


पयपणणणपणापण 


किंमत पांच आणे, 


प्रस्तावना. 


प्राचीन महाराष्ट्र कवींचे ग्रंथ मी करमणुकीकरतां वाचीत असतां त्यां-! 
च्य़ा पुष्कळ उक्ति मल स्मरणीय वाटल्या. ह्या उक्ति हणजे व्यावहा- 
रिक्त ज्ञान व अनुभव यांचे. कोठेच होत. व त्या ह्णीवजा असून बोल- 
ण्यांत किंवा लिहिण्यांत सहज गुंफून देतां येण्यासारख्या अहित. इंग्लि- 
दा वक्तयांच्यो भाषणांत व गद्य लेखकांच्या लेखांत भ्रसंगवशा[त्‌ इंग्लिश 
कवीच्या उक्ती कशा गोवून दिलेल्या असतात व त्यांच्यामळे भाषेला 
सादर्य, जोर व आटपद्शीरपणा ही एकदम कशीं प्राप्त होतात हे तज्ञ्ज्ञांस 
ठाऊक आहे. तसाच प्रकार मराठी भाषेत व्हावा, व तिला अलंकृत क-' 
रण्याचें एक सुलभ साधन असावें, या हेतूने प्रस्तुत पुस्तक त्या भाषेची | 
अभिवृद्धि इच्छिणारांस सादर केलें आहे 

ह्या उत्तपेकीं कांहीं प्रचारांत आहित, पण प्रचारांत येण्यास योग्य । 
असून आलेल्या नाहीत अश्शांची संख्या फार मोठी आहि र 

हें पुस्तक प्रथमवाचनाचें फळ आहे. रत्नांच्या खाणींत शिरल्यावर 
जेवढ्या मण्यांची मथा सहज व अनायासे झळकली तेवढेच अगोदर वे- 
चन घेतले. हे जर रसिक व गृणज्ञ पारख्यांना पसंत पडले तर त्याच 
खाणीत पुनः प्रवेशा करून व दसऱ्या खाणीकडे वळन आणखी रसेने 
इडकन काढण्याचे श्रम करण्यास उमेद येईल. 


। श्‌ 4 सी 1 बा क 


महाराष्ट्रकाव्यमकरंद. 
_ ज्ञानदेव. 


ज्ञानेश्वरी; अध्याय ९. 
(१ ) मूळसेंचनें सहजे । शाखापलछव संतोषती. 
(२) नगरांतरी वसिजे । तरी नागरीच होईजे. 


१ 


(३) काय भानुतेजीं खद्याता । शोभा आंथी१।  :/. 


अध्याय २. 

(४) जेथींचिया रुपा लाहिजे वर । तेथेचि मनें व्यभिचार । 
तरी काय मी भस्मासुर ९ १ 

(५) अम्रृतही विटे । कॉ काळवरशें वजही फुटे । 
चरी मनोधर्म न लोटे । विकरविला ही. 

(६) सरितांतें सागरू.। त्यजी केंवी! 

(७) मातेच्या कोपी थोक । खेह आथी. 

(८) की औषधाचिया कडवटपर्णी । जेसी अम्रताची पुखणी । 
ते आहाच न दिसे परि गुणी । प्रकट होय. 

(९) वरखिरी पालवी खुडिजे। आणि मुळीं उदक घालिजे। 
तरी केसेनि नाश निपजञे । तया वृक्षा ! 

(१०) जो असतात ढिं खेवी । तो ५ कांजी न सेवो. 


१ काजव्याला, २ आहे. % गुप्त, ड नांव, 


>] महारा एकाव्यमकरंद. [ ज्ञानदेव 


अध्याय ३ 
(११) अम्रतसिंधूते ढाकावें । मग ताहानाचि जरी फुट 
तरी सायास कां करावे । मागील त 
(१२) भागाधारे वतीवें । वि£व हे मोहेरे छावांवे । 
अलोकिक नोहावे । लोकांमती 
(१३ ) चंद्राचा उद्य जेसा । उपयोगा नवच वायसा । 
मखा विवेक हा तेसा। रूचेल ना. 
(१४) पतंग काय साहाती । मकाशाते १ 
१५) लोकांचीं धवठारे । देखोनिया मनाहर॑ । 
असती आपलीं तणारे । मोडावी केवी 
९१६) आणिकांसि ज॑ विहित । आणि आपणपे या अनुचिंत । 
त॑ नाचरावें तरी हित । विचारिजे. 
(१७) (काम क्रोध) हे ज्ञाननिधीचे भुजंग । विषयदरीचे वाघ । 
भजन मार्गाचे मांग । मारक जे 
हे जळेंत्रीण बुडविती । आगीवीण जाळिती । 
न बोलतां कर्वाळती । प्राणियांते. 
अध्याय ठे 
( १८) खंवणे' यांच्या गांवीं । पाटावे' काय करावीं । 
सांगे जाव्यंधा रो । काय आथी ? 
1 बहिरयाच्या स्थानी ! कवण गीतातें मानी) 


१-मागाळा; २--मंद्‌र्‌. > गवताचा वर, ४ _देगवर दाक्षा घारण 
करणोरे. ७ वस्त्रे. « सभेमेथ्ये विक | 


9 


ज्ञानदेव. ) महाराषट्रकाव्यमकरंदे 


कीं कोल्हे या चांदणी । आवडी उपजे ! 
(१९ ) चंद्रोद्या आरोते । जयांचे डोळे फुटती असते । 
ते कावळे केवीं चंद्राते ।॥ वोळखती १ 
(२०) धेभासी नीतीसी । शस भरा. 
(२१ ) साच आणि लटके । विरुंद्‌ आणि निक । 
संशयी तो नोळखे । हिताहित 
हा रात्री दिवस पार्ही । जसा जात्यंधा ठाउवा नाही । 
तसं संशयी असतां कांही । मना नये. 
. (२२ ) जरी मंत्रेंचि वरी मरे । तरी वांया कां बांधाव कटार्‌। 
रोग जाय दुध साखेरे । तरी निंब कां पियावा ! 
अध्याय ९. 
(२३) माप्तीचिये वेळे । निदेवा आंधळेपणा डोहळे । 
कीं असते आपुले डोळे । आपण झांकी. 
(२४ )-न वचेल । अभ्यास वांया. 
(२७) मन आपुला स्वभावो । सांडील काई! 
भष्याय '७ 
(२६) आस्थेच्या महापुरी । रिघताती कोटीवरी । 
परी माप्तीच्या पेठतीरी । विपाइला निघे 
(२७) जळारची जळीं न.विरती । मुक्ताफळे. 


[३ 


9१ आलीकडे, अगोदर. २ विरळा. 


४] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद. . [ ज्ञानदेव,  % 


अध्याय: ८, 
( २८ ) मागीमार्ग देखावे । साच लटके ओळखावे । 
हिताहित जाणांवे । हिंताचि लार्गी. 
भध्याय ९ . 


(२९ ) वक्ता तो वक्ता नोहे । श्रोतेनिविण. प 
(३० ) दूध पवित्र आणि गोड । पार्सी त्वचेचिया पदराआड । 
परि त॑ अव्हाने गोचिड । अशुद्धचि सेवी. 
(३१) कमलकंदा आणि दुरी ।.नांदशक एंकेचि घरी । 
परि पराग सेविजे भ्रमरी । येरा चिखर्लाच उरे. 
( ३२) दिठी वेधठी कवळें । तें चांटणियाते झणे पिवळे. 
(३३) ज्वेर वियाळलें मुख । ते दुधात हणे कडू विख. 
(३४) स्वमींचे नि अमर्त । अमर नोहिजे. 
(३५) कोण्ही एक कांजी प्याला । मग पारणाम पाहों ठागठा । 
अम्रताचा. 
(३६) कां कोंडा कांडितां सुभटा । कण जोडे 
(२७) तंवचि वहाळ वोहळ। जंब न पवती गंगाजळ । 
मग होऊनि ठाकती केवळ । गंगारूप. 
कां खेरचंदनकाष्टें । हे विवंचना तंवचि घटे । 
जंव न घापती एकवटे । अभ्निमाजी. 
(३८) जंव जंव बाळ बळिया वाढे । तंव तव भाजे नाचती कोंडे । 
आयुष्य निमाठें आंतुलिये कडे। ते ग्लानांचि नाहीं. 


ज्ञानंदेव. ] महाराए्काव्यमकरंद, 


भध्याय ९०. 


(३९ ) बीज आलिया मुठी । तरूचि आला होय. 
भध्याय: ९९, 
(४० ) भोग्य ते बरिशुद्धी न चुके । 
आणि बुद्धिही होणारा सारिखी ठाके. 
(४१) परिसाचा खडवाचि जोडला । कीं फोडूनि आही गाडोरां 
घातला । कल्पतरू तोडोनि केला । कूप शेता. 
( ४२ ) सख्याचं उद्धत । सखा सांह निवांत. 
अध्याय ९२. 
(४३) अभ्यासाचेनि बळें। एकां गति अंतराळें ॥ 
व्याघ्र सप भांजळे । केले एकी ॥ 
. विष कीं आहारीं पडे । समुद्री पायवाट जोडे । 
एकीं वाग्जह्म थोकडें । अभ्यासं केलें ॥ 
झणोनि अभ्यासासि कांही । सर्वथा दुष्कर नाहीं. 
(४४) खडकी जैसें वर्षलें । कां आगीमाजी पेरिले. 
( ४५) घरींचिया उजिथेड करावा । पारखियां आंधार पाडाजा । 
हें नेणेंचि गा पांडवा । दीप जेत्ता ॥ 
जो खांदवया घाव घाली । कां लावणी जयाने केली । 
दोघां एकचि साउली । व्रक्ष दे जेसा ॥ 
नातरी इक्षुदंड । पाळि तया गोडु । 
गाळि तया कडु । नोहेचि जेवी. 
( ४६ ) पाउसें विणें न सुके । समुद्र जैसा. 


६] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ ज्ञानेदव, 


( ४७) उत्तमासी मस्तक । खालविजे. 
अध्याय ९४. 

( ४८ ) भूमीचे मार्दव । सांगे कोंभाची लवलव 

(४९ ) केळी कापूर जाहाला जेवि परिमळें जाणों आला । 
कां भिगारीं दीप ठेविठा । बाहेरि फांके 

(५० ) घर मोडोनि केले । मांडव पढे. 

( ५१9 )- आंग धणे । कंजराचे 

(५२) बेल विकूनि गोठा । पुंस लावोनि बांधिजे गांग. 

(५३ ) मुंगिये मेरु नोलांडवे । मशका सिंध न तरवे 

५४) जे भुई बीज खोंविठे | तेचि वरी रख जाहाले | 

तसे इंद्रियद्वारां फांकठें । ते अंतर्राच की 

(५५) आवेडे ते वृत्ति किरीटी | आधीं मनोनीचि उदी । 
मग ते वाचे दिठी । करांसि ये॥ 
वांचूनि मर्नीचि नार्ही । ते वाचेसि उमटेल काई । 
बीजेवीण भुई । अंकुर असे ९ 

(५६ ) समुद्री दाटें भरित । तें समद्रचि भरी तर्‍यांतें 

(५७) पंडित धरूनि बाळाचा हात । वोळी लिही सुव्यक्त । 

____ आपणची 

(५८) रतन पारखियाच्या गांवीं । जाईल गंडकी तरी सोडावी । 

काश्मीरी न करावी । मिडगण तेथे 


( ५९ ) अंतर शुद्ध नसतां | बाहेरि कर्म तों सर्वथा । 
विदंबु गा 


* 


ज्ञानदेव, ] महाराष्रकाव्यमकरेर, [७ 


(६०) मरत जेसा शृंगारिठा । गाढव तीर्थी न्हाणिला । 
कडु दुधिया माखिला । गुळे शोसा॥ _ 
वोस गृही तोरण बांधिले | कां उपवासी अन्न लिप । 
* कंकम संदुर केठें । कांतहीनेत ॥ 
कलश ढिमाचे पोकळ । जळो वरील ते झळाळ । 
* काय करूं चिरत्रींव फळ । आंत शण र्‍ 
(६१ ) पाणिंये हिरा न भिजे । आधरणी हरळ न शिजे । 
तेसी विकल्पजाती न लिंपिजे । मनोवृत्ती 
(६२) नव्हती भोग सतियेचे । भेमभोग 
* (६३) लोभिया दूर जाये । परि जीव ठेवाठाये 
(६४) जाहाला अग्री तरी राखोडी। जाळील काई£ 
६५) आंधळेया हाती दिवा । देऊन काय करावा 
(६६) रतन्ना उपकार केल! । कां चोरा व्यवहार दिधला । 
निसुग स्तेविला । विसरे जसा 
(६७) बेडूक सापाचिया तोंडी । जातसे सुबुड बुडा । 
तो मक्षिकाचिया कोर्डी । स्मरना काहा 
(६८) तारुण्य आजिचे । भोगितां वृद्धाप्य पोहचे. 
(६९) अंव॑तिलें आंधळे । ते दुजेनर्सी ये. 
अध्याय ९४. 


(७० ) विहृत्तरचें भरे । भूत अंगी. 


९ बोलविले. 


८. महाराष्ट्रकाव्यमंकरंद, [ ज्ञानदेव, 


(४१ ) काय जळार्णव पाउसें । साजा होय? 
(७२ ) निद्रिताचेनि. आंगेंसि । साप तैसी उवंशी. 
यी भध्यायः ९५९. 

(४३ ) पाताळ्िचेंही निधान । दावी कीर अंजन । 
परि होआवे लोचन । पायाळांचे. ९ 

(४४) दानशील पुरुष । वंचकपणेंचि संचक. 

(४७५) अपमानिला अतिथि । ने सळताची संपत्ती 

(४६) बांधोनियां डोळे । प्राणी ठाविजती मक्ताफळें । 
तरी तयांचे काय कळे । मोठ मात. 

(७७ ) स्वातीचे उदक । शुक्तीं मोती, व्याली विख. 

(७८ ) वन्हि काष्ट जाळूनियां । स्वयें जळे, 

(७९ ) सेवंतीये अरसिकांहीं । आंग पाहतां विशेष नाही । 
परी सोरभ्य नेळें तिहीं । श्रमरी जाणिजे. 

अध्याय १९६ 

९८०) पुज़ूनि देव पाहिजे । पेरूनि शेता जाईजे । 
तोषानि भसाद घेईजे । अतिथीचा 

(८१ ) आंग बुडतां महापुरी । ज्ञे वेगें काढी पेलतीरी । 
ते नावचि बांधिलिया शिरीं । बडवी ॥ 


कारण जें जीविता । ते वानिलळें जरि सेवितां । 
तेरि अन्नचि पंडुसुता । होय विष 


ज्ञानदेव. ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, 


(८२) वाचेचा चोबारा । घातलिया धर्माचा पसारा । 
धर्मच तो अधर्म होय वीरा । तो दंभ जाणें. 

(८३) मादुरी छोकांचा घोडा । गजपतिही मानी थोडा । 
कां कांगिये वरिल्या सरडा । स्वर्गही नीच. 

(८४) तृणाचेनि इंधने । आगी थांबी गगरने । 
थिलुर बळें मीर्ने । न गणिजे सिंधू. 

(८५) अभछायेचिया जोडी । निदेव घर.मोडी । 
भ्र॒गांबु देखोनि फोडी । पाणियार्टे मूर्ख. 

(८६ ) पतंगा नावडे न्योता खद्योता भानुची खंती । 
टिटिभेने अपांपती । वैरी केला. 

(८७) शीत जळाचिये भेटी । तातठा तेली आगी उठी । 
चंद्र देखोनि जळे पोटीं। कोल्हा जसा ॥ 


[९ 


विश्वाचे आयुष्य जेणें उजळे । तो सूर्य उदेला देखोनि सबळे । 


पापिया फुटती डोळे । डुडुळाचे ॥ 
जगाची सुख पहांट । चोरां मरणाहूनि निकृष्ट! 
दुधाचे काळकूट । होय व्याठी. 
(८८) ते नाना रसीं। रिघोनि दर्वी जैसी । 
परि रस खादासी । चाखी नेणें । 
(८९) थोर विष भजंगीं । अंग साने. 
(९०) धातयाही गेलिया शरण । त्रिदोषीं न चके मरण. 
(९१) सांगतां वाचा रेड । आठवितां मन खिरडे. 


१०] महाराष्ट्रकांव्यमकरंद, [ ज्ञानंदेव, 


(९२) शास्त्र ह्ॅणेलजें सांडावें। तं राज्यहि तृण मानावे । 
ज घेववी तें न हणावे । विषही विरू. 
(९२) कार्याकार्यविवेकीं । शास्त्रॅँचि करावीं. पारखी । 
अकृत्य ते कुडे ठोका । वाळावेग ॥ 
मग ळत्यपणे खर निगे | 
अध्याय ९७ 
(९४) तक्षकाची फडे । ठाकोनि कें तो मणि काढे । 
के नाकांचा केश "जोडे । सिंहाचिये£ 
(९७५ ) गंगोदक जरी जालें । तरि मद्यभांडा आलें । 
तं घेऊं नये कांहीं केठें । विचारांपां ॥ 
चंदन होय शीतळ। परि अग्रीसी पावे मेळ । 
तं हातीं धरितां जाळं । न शके काई! 
( ९६ ) जीवनचि उदक । परि विषीं होय मारक । 
कां मिरयामाजी तीख । उंशीं गोड. 
(९७) जो तळें करी । तें तयाचीच तृषा हरी । 
कौं सुआरासीचि अन्न घरीं । येरां नोहे ! 
येका गांतम|सोच गंगा । येरा समस्तां कास जगा । 
वाहाळ जाली १ 
(९८) दिठी घाठूनि अंहरा । अवंतूं जाइजे सोयिरा. 
(९९ ) घाणा गाळिले गुंडे । तेल ना पेंडी जोडे. 
अध्याय: ९८. 
१००) गूळ नेणतां तोडी । घातला देचि गोडी 
आगो मानूनि राखाडी । चेपिला पोळी. 


>” कि... जॉ. 


ज्ञा नदेव, ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [१४ 


(१०१ ) हिंग त्रासला घाणीं । तरीं कैच सुगंधत्व आणी । 
द्रव सांडूनि पाणी । केवि राहे ते! 

( १०२) कोरडा ना वोला । उपयोगा आथी गेला । 
तों वाढोनि वोडला । भेंड जसा. 

(१०३) एका कणालागीं उंदीर । अवघा. उपसा डोंगर । 
कां शेवाळा दोघें दर्दुर । समुद्र डहुळी. झोपता 


१९] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ मुकुंदराज, 


| भे मुकुंदराज. 
। विवेकर्सिधु. 
( १ ) जरी रुईचे झाडी । भरती मदाचियां कावडी । 
तरी हिंडावयाची आवडी । कां पडे द्यावी. 
(२) नद्या उगमीं स्थिरावती । तरी तेचि संमुद्र होती । 
आधार कां नव्हती । आणिका नदीसी. 
(३) पाथरवटाची टांकी । झालीचि पां अति तिखट निकी । 
तथापि करूं नये मोक्तिकी । रंधशलाका. 
(४ ) स्वमींची लटकी व्यवस्था । परी निद्रिस्थासी साच होय. 
(५) निज शस्त्रे मरण । भ्रमितासि गा. 
९ ६ ) रोगियासी अपथ्याची चाड। वरी वैद्य करी भीड । 
तेथे रोगनिवत्तीचें कोड । काय करुं. येईल ! 
: ९ ७) आर्धीच अनुचित मति। तें चि गुरु उपदेशिती. 
| (< ) ऊस दिसतो वांकुडे । परी-अंतरीं रसाळ. 
(९) याचि देहीं याचि डोळां । जरि न पविजे मुक्तिचा सोहळा । 


भन्ते 


तरी वराभ्याच्या तातवेळा । कासया शिणावें. 


एकनाथ. |] महाराष्ट्र काव्यमकरंद, 


एकनाथ 


स्वात्मघुख 


(१ ) पहा पां चंद्रकिरणीचें अग्नत । तेणें चकोर होती तृप्त ॥ . 


परी बायस काय तेथ । श्रद्धा धरिती ॥ 
वानर सर्व फळें खाय । परि नारळ अव्हेररूनि जाय । 
तयांचे अभ्यंतरोचं काय । ठाउर्के तया $ 
(२) इळा परिसेसी झगटी । तो सोंनंचि होडनि उठी । 
मग इळेपण पहातां दृष्टी । काय लोखंड होईल ? 
(३) काळ सरनरां क्षयो करी । काळ हरिहरांस भारी । 
काळ सृष्टी संहारी । मारकपण ॥ 
काळ अमरांस गिळी । काळ अंतकाते छळी। 
काळ मळय रुद्राची होळी । सकळ करी ॥ 
काळ न्रह्मांडाते खाये । तेथें रद्ध विधाता कोठे राहे । 
ब्रह्मांडावती जं होय । ते काळाचे खाज 
(४) जेसी चोराची माय । मकट रडो न ल्हाय। 
परि आंतच्या आंत होय । उकसा बुकसी ॥ 
कां खेरिणी गर्भाच्याठी । बाहेरी उमसो नेदी गोष्टी । 
परि संभवे आहे पोर्टी । हे तेचि जाणे 
(५) जळगार जळीं विरोनि जाय । परि मोती न विरे 
(६ ) लोहाची बेडी तोडी । आवडी सोनियाची जोडी। 
तरी बद्धता रोकडी । जेसी तसी ॥ 
खराचा शूळ मारी । काय चंदनाचा तारी! 


॥ 


$$ 


/ र 


१४] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ एकनाथ, 


(७४, ग्रंथ हा अधिकारवशें । फळोनि दावो 

(८ ) मन रामी रंगल । अवघं मर्नाच राम झालें 

(९) तुझी नाम तसी करणी । 
(9०) जन कां निंदीना निदीना । तसेंच निढं द्याना । 

निदक करिती निदा । निदिति हरळी पी कुंदा। 

(११) आलिया वाटांचे न मोडांवे मांग । 
(१२) नाही भपंच ना परमार्थ । 
(१३) ऊंस गोड झाला हणून काय मुळ[ासहित खावा । । 
(१४) भीतीचा पाहुणा झाला ह्मणून काय फार दिविस राह्वा । । 
(१५) फुकाचा हत्ती झाला हणन काय भलव्यांनीं न्यावा । । 
(१६) फुकट हिंग झाला हणून काय कथिलीं जोडावा! । 


तुकाराम. ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, | १५ 


तुकाराम, : 


(१) अधमाची यारी । रंग पतंगाचे परी ॥ 
विटे न लगतां क्षण । मोठ जाय वांयांविण ॥ 
सर्पाचिया परी । विषे भरला कल्हारी. 

(२ ) अंगीं ष्वर तया नावंडे साकर । जन तो इतर गोडी जाणे. 

(३) अन्नाच्या परिमळें जरि जाय भक । 
तरी कां हे पाक घरोघरीं ॥ 
देखोनि जीवन जरि जाय तान । 
तरी कां सांठवण घरोघरीं ॥ 
देखोनियां छाया सुख न पविजे । 
जंव न बेसिजञे तया तळी. 

(४) अन्यत्रींचें तीर्थी नासे । तीथी वसे वज्ञलेप. 

(८) अंधळ्याते नये देखण्याची चाली । 
चाले ऐसी बोली तुका बोले. 

(६) अतिजालें उत्तमवेश्येचें लावण्य। परि ते सुवासीण न ह्मणावी) 
उचित अनुचित केळे ठाया डाव । गुणां मोठ बाव थोरपण ॥ 
शूरत्वावांचनि शूरांमाजी ठाव । नाही आविर्भाव आणिलिया. 

८७.) अमताची गोडी पुढिलां सांगसी । आपण उपवासी भरोनियां 


८८) अधिकार तसा करूं उपदेश । साहे ओझे त्यास तेचि द्यावें॥ 
मुंगीवरी भार गजा'चे पाळण । घालितां ते कोण कार्यसिद्धि.१ 


१६] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ तुकाराम. 


(९) अंधारे दीपका आणियेली शोभा। माणिकासीमभा कोंदणाची॥ 
धन्वंतरी रोग आणिला उजेडा । सुखी काय चाडा जाणावें तं॥ 
' अम्रृतासी मोळ विषाचिया गुणे । पितळे तरी सोने उंच नीच. 

(१० ) अंतरींचा रंग उमटे बाहेरी। वोळखि यापरी आर्पेआप. 

(११) अर्थविण पागांतर कासया करांवे । व्यर्थाच मरावं घोकूनियां. 

(१२) आणिकांच्या घातें । ज्यांची निवतील चित्ते ॥ 
तेचि ओळखावे पापी. 

(१३) आंधळ्यासि जन अवघेचि आंधळे!आपणासि डोळे दृष्टी नाही॥ 
रोग्यां विषतुल्या लागे ह मिष्टान्न । तोंडासि कारण चवी नाही| 
तुका झणे शुद्ध नाहीं जो आपण। तया त्रिभ्वन अवघें खेटे. 

(9१४ ) आशाबद्ध वक्ता । धाक श्रोतियाच्या चित्ता. 

(१५) आमिषाचे आसे गळ गिळी मासा । 

फुटोनियां घसा मरण पावे. 

(9६) आधींच आळशी । वरी गुरूचा उपदेशी ॥ 
मग त्या केंची आडकाठी । विधिनिषेधाची भेटी. 

(9७) आधारावांचुनि । काय सांगसी काहाणी. 

(१८) आशाहे समूळ खाणोनि काढावी । तेव्हांची गोसावी व्हावे तेणे॥ 
नाहीतरी सुखे असावें संसारी । फजिती दुसरी करूं नये ॥ 
आशा मारूनियां जयवंत व्हावं । तेव्हांचि निघावे सर्वोतूनि. 

र व्र र आले देवाचिया मना । तेथे कोणाचें चालेना. 
आपल्याचा कळवळा । आणिका बाळावरी नये. 


तुकाराम. ] महाराष्रकाव्पमकरंद, [१७ 


(२१) आपलें केलें आपण खाय । तुका वंदी त्याचे पाय. 
(२२ ) आणितां त्या गती । हंस काउळे न होती. 
(२३) आपणा सारिखे करिती तात्काळ ॥ ' 
कांहीं काळवेळ नलगे त्यांशी. > 
(२४) आली सिंहस्थ पर्वणी । न्हाव्यां भटां जाली धणी. 
(२५) आधी होता वाघ्या । देवयोगें झाला पाग्या ॥. 
त्याचें यळकोट राहिना । देहस्वभाव जाईना. . 
आधीं होता ग्रामजोसी । राज्यपद आलें त्यासी ॥ 
त्याचें पंचांग राहीना । देहस्वभाव जाईना. 
आधीं होती दासी । प्राणी केळे तिसी ॥ 
तिचें हिंडणे राहीना । देहस्वभाव जाईना. 
( २५ अ ) उपदेश तो भलत्या हाती । जाला चित्तीं धरावा ॥ 
नये जाऊं पात्रावरी । कवटी सारी नारळें ॥ 
तुका झणे रत्नसार । परि उपकार चिधीचे. 
(२६) उधळितां माती रविकव्या मळे । हे केसे न कळे भाग्यहोना॥ 
तुका हणे तृणें झांके हुताशन । हे तंव वचन वाउगे चि. 
(२७) उसनें फेडितां धर्म तो कवण । काय तया जन मानवेल. 
(२८) उपजल्या पिडा मरण सांगात । मरतें उपजत संवेचि तें. 
(२९) उदक अम्निध्षान्य जाहल्या घडे पाक । 
एकाविण एक कामा नये. 
(३०) उंबरांतील कीटका । हेचि त्रह्मांड एस लेखा. 
र . जी! 


१९८] महाराष्रकाव्यमकरंद, [ तुकाराम, 


(३१ ) उगेचि फुगवूं नका गा । पूर्ण सांखावा माल. 
(३२) उंच वाढला एरंड । तरि का होइल इश्षुदुंड. 
जरी गर्दभ वेगीं धांवे । तरि का अशवमाळ पावे. 


(३३) ऐसा हा छौकिक कदा राखवेना । पतितं पावना देवराया ॥ 
संसार करितां झणती हा दोषी । दकितां आळसी पोटपोसा॥ 
आचार करितां लणती हा पसारा। न करितां नरा निदिताती॥ 
संतसंग करितां झणती हा उपदेशी येरा अभाग्यासि ज्ञान नाहीं॥ 
धन नाहीं त्यासि गायींचा करंटा) सम्थासी ताठा ठावीताती॥ 
बहु बोलो जातां हृणति हा वाचाळ । 

न बोलतां सकल ह्मणती गवी ॥ 

भेटिसि न जातां हणती हा निष्ट्र। येतां जातां घर बुडविले ॥ 
लग्न करू जातां झणती हा मातला । न करितां जाहला नपुंसक॥ 
निपुत्रिका ह्मणती पहा हो चांडाळ । पातकाचें मूळ पोरवडा ॥ 
ठोक जैसा ओक धरितां धरवेना । अभक्ता जिरेना संतसंग. 

(३४) एका बीजा केला नास । मग भोगलें कणीस. 

_ € ३५) एका पुरुषा दोघी नारी । पाप वसे त्याचे घरी ॥ 
पाप नलगे थुंडावें । लागेल तेणें तेथें जावें. 

(३६ ) एका शेरा अन्ना चाड । येर वाउगी बडबड. 

(३७) एका हाते टाळी । कोरे वाजते निराळी. 


1740, ३८) एक हणे भलें । आणिका सहर्जाच निदिलें. 


(३९) एक अह्मचारी गाढ्वा झांबतां | हाणोनियां लाता पळाले त | 
गाढ्वही गेले ब्रह्मचर्य गेळे । तोंड काळे झां नगामाजी. 


तुकाराम, ] महाराप्रकाव्यमकरंद, [ १९ 


९४० ) ओले मूळ भेदी खडकाचे अंग। अभ्यासासी सांग कार्यसिद्धि॥ 
नव्हे ऐस कांदीं नाहीं अवघड । नाहीं कईवाड तोंचवरी ॥ 
दोरे चिरा कापे पडिला कांचणी । अभ्यास सेवनीं विष पडे ॥. 
तुका हणे केंचा बेसण्यासि ठाव । जठरीं बाळा वाव एकाएकीं. 

९ ४१ ) कानडीने केला मऱ्हाटा अतार । एकार्चे उत्तर एका नये ॥ 
तिंने पाचारि्ले इल बा हणोन । येरू पठे आण जाहली आतां ॥ 
तुका झणे येर येरा जे विच्छिन्न । तेथें वाढे सीण सुखा पोर्ट. 

९४२) करुनी खातां पाक जिरे सुरणराई । 
करितां अतित्याई दुःख .पावे. 

(४३) काय दिनकरा । केला कोंबड्यांने खरा. 

( ४४ ) कन्या सासुऱ्यासि जाये । मार्गे परतोनी पाहि. 

(४५) काय कळे बाळा । बांप सदेव दुबळा ॥ 
आहि नाहीं हे न कळे । हातीं काय कोण्या वेळे ॥ 

देखिें तं दृष्टी । मागे घालोनियां मिठी. 

(४६ ) कमोदिनी काय जाणे तो परिमळ । भ्रमर सकळ भोगीतसे. 

(४७) करितां नव्हें नीट श्वानाचें है पुच्छ। खापरां परीस काय करी॥ 
काय करिल तया साखरेचे आळें । बीज तेसी फळें येती तया. 

( ४८ ) काय दरा करीठ वन । समाधान नाही जंव ॥ 
कायं भस्म करील राख । अंतर पाक नाही तो. 

(४९) कांद्याचा खाणार चोजवी कस्तुरी!आपुठें भिकारी अर्थ नेणे. 

(५०) कासया एकांत सेवूं तया वना । आनंद तो जनामाजी असे. 


९० ] महाराषट्रकाव्पमकरंद, [ तुकाराम, 


९५१ ) कल्पतरु रया नव्हती बाभूळा। पुरविती फळा इच्छितिया ॥ 
_ उदंड त्या गाई लेसी आणि शेळ्या । 
परि च्या निराळ्या कामधेनु. ४ 

(५२) कुटल्याविण नव्हे मांडा । अळसें थोडा पंडतसे. 

(५३) कोड्या गोष्टी चटक्या बोल । शिकल्या सांगे नाही ओल. 

(५४) रूवेचा ओलावा । दिसे वेगळाचि. 

(५७) काय ठोरापुढ घाळूनि मिष्टान्न । खरा_ विळेपन चंदनाचे ॥ 
काय सेज बाज माकडा विठास। अलंकारा नास करुनी टाकी 
तुका ह्मणे काय पाजूनि नवनीत । सर्पा विष थीत अभ्रताचें. 

(५६) खादलें पचे तरिच ते हित । ओकलिया थीत (पेंड पीडी. 

(५७) खरे बोले तरी । फुकासाठी जोडे हरी. 

(५८ ) खद्योतें दावावी रबी केवीं वाट । आपुलेंचि नीट उसंतावें 

(५९) खोल आले पडे त पीक उत्तम । उथळाचा श्रम वायां जाय. 

(६० ) खद्योते फठविठें रविपुढे ढंग ] साक्षी तंव जग उभयतां. 

(.६१.) गेली वीरसरी । मग व्यासी रांड मारी ॥ 
मग नये तसी सत्ता । गेठी मागीकळ आणितां ॥ 

- भेंगलिया चित्ता । नये काशाने सांदितां 

( ६२) गंगेचिया अंताविण काय चाड । आपुलें ते कोड तृषपोर्शी ॥ 
कारण त असे नवनीतापाशीं । गबाळ ते सोसी इतर कोण? 

(६३) गाढ्वाचें ताने । पालटले क्षणक्षणे ॥ 
उपजतां बरे द्सि । रूप वाढतां ते नासे. 


तुकाराम, ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, : [ ९१ 


( ६४.) गांवाचे अंगीं चंदनाची उटी । राखेसवें भेटी केली तेणें ॥ 
- सहज गुण जयाचे देही । पाठट कांर्ही नव्हे तया ॥ 
माकडांचे गळां मोलाचा प्रणि। घातला चावुनी टाकी थुंकानि. 

( ६७) गोड नांवे क्षीर । परी साकरेचा धीर. 

(६६) गोमट्या बीजा'चीं फळेंही गोमर्टी । बाहे तेचि पोटीं समतूक. 

(«७ ) गाढव शुंगारिठें कोंडे । कांहीं केल्या नव्हे घोडे ॥ 
त्यांचं भुकणे न राहे । स्वभावासी करील काये ॥ 
श्वान शिबिके बेसविलें । भंकतां . न राहे उगठें ॥ 

_ तुका झणे सवभाव कम। कांहीं केल्या न सुटे घम. 

(६८ ) गाढव गंगेसी न्हाणीठें । जाउनि उकरड्यावरि लोळे. 
प्रीती पोसिठळे काउळें । जार्डने विष्टेवरी ठोळे ॥ 

(६९ ) चित्त समाधानें । तरी विष वाटे सोने ॥ 
मनाच्या तळमळें । चंद्नेंही अंगं पोळे. 

(७०) चित्तीं नाही ते जवळी असोनि काय । 2.4 
वत्स सांडी माय तेणें न्याय ॥ | 
भीतीचा तो वायु गोड लागे मात । 
जरी जाय चित्त मिळोनियां. 

९७१) चोघांमध्ये बरे दिसेसं । तेथे नेमक व्हावे. 

(७२ ) चंदनाचे हात पायही चंदन ॥ परिसा नाही हीन कोणी अंग॥ 
दीपा नाहीं पार्ठ पोटी अंधकार । सवीगे साकर अवघी गोड) 
तुका हणे तैसा सज्ञनापासून । पाहतां अवगुण मिळेचिना, 

९७३ ) चंदनाचा शूळ सोनियाची बेंडी । सुख नेदी फोडी भाणनाशी. 


९९] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ तुकाराम, 
( ७४ ) चोरटे सुन मारले टाळें। केउं करी परि न संडी चाळे. 
(७५) चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती! व्याघ्र हे न खाती सर्प तया॥ 
__ विषर्ते अप्रत आघात तें हित । अकतेब्य नीत होय त्यासी॥ 
दुःखते देईल सर्वे सुख फल । होतील शीतळ अभ्निज्वाळा. 
( ७६ ) चित्रींचें ठेप शृंगारिठें निकें। जीवेंविण फिकें रूप त्याचें. 
(७७) चंदनाच्या वास वसतां चंदन । होती काष्ट आन वृक्षयाती. 
(४७८ ) चोरा रुचे निशी । देखोनियां विटे शशी. 
(७९ ) चोरासी चांदण वेश्येसी सेजार । परिसेंसी खापर काय होय ॥ 
दुधाचे आधणीं वेरिळे पाषाण । कदा काळीं जाण पाक नव्हे. 
(८० ) जेणें मुखे स्तवी । तेचि निंदे पाठी ठावी ॥ 
ऐसी अधमाची याती । ठोपी सोनें खाय माती ॥ 
विचु लाभाविण । तुका ह्मणे वाहे शीण. 
(८१) जे का रंजले गांजले । त्यांसि हणे जो आपुले ॥ 
तोचि साधु ओळखावा । देव तेथेचि जाणावा. 
मृदु सबाह्य नवनीत । तैसें सज्ञनाचें चित्त. 
(८२) जाळं नये नाव पावठेनि पार । मागील आधार बहुतांचा. 
(८३) जेवी नवब्वरें तापठें शरीर । ठागे तया क्षीर विषतुल्य ॥ 
तेवीं परमार्थ जोही दुरावला ।तया लागीं झाला सन्निपात ॥ 


कामिनी जयाच्या जाहाली नेत्रासी , देखी तो चंद्रासी पीतवर्ण॥ 
तुका हणे मद्यपानाची आवडी। न रुचे त्या गोडी नवनीताची. 


तुकाराम, ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ ९३ 


(८४) जन देव तरी पायांचि पडावे । त्याचिया स्वभावे चाड नाही॥ 
अग्नीचे सोजन्य शीत निवारण । पाळवी बांधोनि नेतां नये ॥ 
तुका हणे विच सर्प नारायण । वंदावे दुरान शिवो नये. 

(८५) जीव तोचि देव भोजन ते भक्ति!मरण तेचि मुक्तिपाषंड्यांची: 

(८६ ) जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति । देह कष्टवीती उपकारें॥ 
भूतांची दया हें भांडवल संतां । आपुली ममता नाहीं देहीं ॥ 
तुका ह्मणे सुख परावीया सुखं ॥ अमृत हं मुखं सवतसे. 

(८७) जेथे पाहे तेथं देखीचा पर्वत । पायाविण भित तांतडीची. 

(८८ ) जाऊनियां तीर्था काय तुवां केठें। चर्म मक्षाळिठें वरी वरी॥ 
अंतरीचें शुद्ध कासयानें झालें । भूषण त्वां केलें आपणया ॥ 
बृंदावन फळ घोळिछें साकरा । भीतरील थारा मोडेचिना ॥ 
तुका ह्मणे नाहींशांति क्षमा दया। तोंवरी.कासया फुंदां तुम्ही, 

(८९ ) जिचे पीडे बाळ । माण तियेचा विकळ ॥ 
ऐसा मातेचा स्वभाव । सूत्र दोरी एक जीअ. 

(९० ) ज्याचिया बैसावे भोजन पंगती । त्याचिया संगती तेस खावे. 

(९९) जाणते लेकहू,। माता लागे दूर धरूं. 

(९२) जन हे सुखाचे दिल्या घेतल्याचं । 

-__ अंत हँ काळींचें नाहीं कोणी. 

(९३) जो मुळव्याधी पोडिल्ात्यासी देखोन हांसे खरजुला | 
आरथ करी सोसी । त्यासी हांसे ता आळसी ॥ 
क्षयरोगी हणे परता । सर रोगिया तूं आतां 
वडस दोही डोळां वाढले । आणिकां काने कोंचे ह्मणे. 


ऱ्शे 
५१२]. . महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ तकाराम, 


९४) जरी आलें राज्य मोळविकक्‍्या हाता!तरी तो मागुता व्यवसायी॥ 
तृष्णेची मजुरे नेणती विसांवा । वाढे हांवहांवा काम कार्ग. 
(९७.) टिळा टोपी माळा कंरटी । अंधारी नेउनि चॅपी घांटी. 
(९६) टिळा टेपी माळा देवाच गवाळे । वागवी वोंगळें पोटासाठी ॥ 
: तुळसो खोवी कानी दभ खोवी शेंडी । ळटिकी धरी बोंडी ना- 
* सिकाची ॥ कोर्तनाचे वेळे रेडे पेड छोळे । भेॅमंविण डोळे 
 गळताती ॥ तुका हणे ऐसे मावेंचे मंद 
(.९७) ठेविल्या द्सि रंगा ऐसी शिळाउपाधि निराळा स्फटिक पणी. 
(.९८ ) ढेकरे जेवण दिसे साचें । नाही तरी काच कंथाकंथी ॥ 
- _ तुका हणे असे हातीरचि कांकण । तयासी दर्पण विल्हाळक. 


(९९ ) ढकणाचे बाजे सुखाची कल्पना । मूर्खत्व वचना येऊं पाहे 
(१००) तुका ह्मणे हित. देखण्यासि कळे । पडती आंधळे कूपामाजी: 
(१०१) तुका हणे बळी । तो गांढ्याचे कान पिळी. 

(३०२) तुका हणे हिरा । पारख्ियां, मढां गारा. 

(१०३) तुका हणे रणीं । नये पार्हो परतोनि. 

(१०४) तोडिलें तुटत जडती जडला आहे ते आपुळें आपणापें 

(१०५) तुका हणे काय उपदेश खळा । न्हाउनि काउळा क्षते घंडी 
(१०६) तोंडी विडा माने ताठा । थोरपणें घाली गॅंग. 

(१०४) तुका झणे पीक । भमि न दे, न मिळे भीक. 

(१०८) तुका झणे बर्ळे पारखिया हिरा । ओझें पागी खरा चंदनाचे, 


तुकाराम, ] व महाराष्रकाव्यमकरंद, [ २५ 


(१०९) तुका झणे बोकड मोहो । धरी पहा हो खाटिक. 

(११० ) तोंवरि तॉवरि शोभती गारा । जंव नाही हिरा मकाशला॥ 
__ तोंवरि तौवरि शोभती दीपिका । नुगवतां एका भास्करासी. 
(१११) तुका झणे एथे पाहिजे जातीचे | येरा गाबाळाचें काम नार्ही, 

(१११ अ. ) तुका ह्मणे गोड । बहु जाळे अति वाड॥__ 
झणोनि कां बुड । मुळ्यांसहीत खावे? 
(११२) तटांचे जातीला नाहीं भीड भार। लाता मारी थोर लाहान नेणे. 
(११३) तार्के रूपण तो जेवूं काय घाली । आहाच ते चालीवरुनि कळे. 
(११४) ताम्हेल्यानें पीतां पाणी । तेणें गंगा नव्हे उणी. _ 
(११५) तांबियाचें नाणें न चळे खऱ्या मोठें । 
जरी हिंडविठे देशोदेशी 
(११६) दुधाळ गाढवी जरी झाली पाहे । पावेल ते काय धेनुसरी॥ 
कागाचिया गळां पुष्पांचिया माळा.हसाची तो कळा काय जाणे॥ 
मर्कट आंघोळी लावियेले टिळे । न्ालणाचे ठीळे वतू नेणे. 
(११७) दुर्पण नावडे तया एका । ठाव नार्ही ज्याच्या नाका 
(११९) दोही पेवावरी ठेवूं जातां हात । शेवर्टी अपघात शरीराचा 
(११९ अ. ) देव अंतरे ते पाप । 
(१२०) दुष्टबुद्धि चोरी करी निरंतर । तो हणे इतर लोक तेसे । 
तुका हणे जया चित्ती ज़ वासना। तयाची भावना तयापरी 
(१२१) दया तिचे नांव भूतांचे.पाळण । अणीक निरळण कैटकार्चे ॥ 
पाप त्याचें नांव न विचारितां नीत भठतोचि उन्मत्त करी सदा. 


१६] महाराषट्रकाव्यपमकरंद, [ तुकाराम, 


(१२२) दगडाची नाव आधींच त जड । ते काय दगड तारूं जाणे £ 

(१२३) देव सखा जरी । जग अवघे रुपा करी ॥ 
जया देवाची जतन । तया बाधूं न शके अग्न. 

(१२४) देवाच्या संबंधें विश्वचि सोयरे । सूत्र ओढे दोरे एका एक. 

(१२५) दृ्पणासी नकटे लाजे । शुद्ध खिजे देखोनि ॥ 
अंधळ्यास काय हिरा । गारांचे तो सारिखा. 

(१२६) दया क्षमा शांति । तेथें देवाची वसति. 

(१२७) देव राखे तया मारीठ कोण । न मोंडे काय हिंडत वन ॥ 

.-___न जळे न बुडे नव्हे कांही । विष तेही असत पाही. 

(१२८) दर्पणीचें दिलें धन । द्सि पण चरफड. 

(१२९) दुष्टाचे चित्त न भिने अंतरी । जरी जन्मवरी उपदेशिला ॥ 
पालथे घागरी घातलें जीवन । न धरीच जाण तेही 'त्याठा ॥ 
पाषाण जीवनीं असतां कल्पवरी । पाहातां अंतरी कोरडा तो. 

(9३०) दुष्ट भूषण सज्ञनार्चे । अलभ्य लाभ पुण्य त्याचे. 

(१३१) दुबळाचे कोण । ऐके घाळूनियां मन. 

(१२२) दुबळाचें हातीं सांपडलें धन। करितां जतन नये त्यासी. 

(9३३) दृह्यांचिया अंगी निघे ताक लोणी। एका मोठें दोन्ही मागो नये॥ 
आकाशाचे पोर्ट चंद्र तारांगणे । दोहींशीं समान पाहो नये. 
पृथिवीच्या पो हिरा गारगोटी । दोहीसीं संसाठी करूं नये. 

(4३४) दुबळें संदेवा । हणे नागवेल केव्हां ॥ 
आपणासारिखं तया पाहे । स्वभावासी करिल काय ॥ 
मूढ॒सभे आंत । इच्छी' पंडिताचा घात ॥ 
गाढ देखुनि शूरा । उर्गे करिते बुरबुरा. 


तुकाराम, ] महाराष्रकान्यमकरंद, [ २९७ 


(१३५) धांवे जातीपार्शी जाती । खुण येर येरां चित्ती. 
(११६) घीर तो कारण । साह्य होतो नारायण. 
(१३७) धनासींच धन । करी आपण जतन. 
(१३८) धनवंता लागी । सर्व मान्यता आहे जगी ॥ 
मातापिता बंधुजन । सर्व मानिती वचन ॥ 
जन मोठा चाले धंदा । तंव बहीण ह्मणे दादा ॥ 
- सदा शृंगार भूषणे । कांता ठवे बह्दुमाने ॥ 
तुका हलणे धन ।भाग्य अशाश्वत जाण. १.०2) 
(१३२९) धोंड्यासवें आदळितां फुटे डोके । 
तो तों त्याच्या दुःखे घामेजेना. 
(१४०) नंये नेत्रांजळ । नाहीं अंतरीं कळकळ. » 
(१४१) नलगे चंदना सांगावा परिमळ। वनस्पतिमेळ हाकारुनी | 
अंतरीचे धांवे स्वभावें बाहेरी । धरितांही परी आवरेना ( 
सूर्य नाहीं जागे करीत या जनामकाश किरणा कर म्हून. 
तुका हणे मेघ नाचवी मयुरें । लपवितां खरें येत नाहीं. 
(१४२) नसे तरी मनीं नसो । परी वाचे तरी वसो. 
(१४३) नाहीं निर्मळ जीवन । काय करील साबण ॥ 
तेसी चित्तशुद्धि नाहीं । तेथें बोध करील काई ॥ 
वृक्ष न धरी पुष्पफळ । काय करील वसंत काळ ॥ 
वांझे न होती ठॅकरे । काय करावें भ्रतारे. 
(१४४) नाहीं संतपण मिळतें हं हार्ट । हिंडतां कपारटी रानी वनी | 
न ये मोल देतां धनाचिया राशी।नाही त॑ आकाशीं पाताळीरते| 


२८ ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ तुकाराम, 


तुका ह्मणे मिळे जिवाचियेसाठीं ।नाहीं तरी गोष्टी बोलो नये. 
(१४५) नव्हे त्रह्मचर्य बाइलेच्या त्याग । वेराग्य वाउगे देशत्यागें. 
(१४६) निदास्तुती करवी पोट । सोंग दाखवी बोभाट. 
(9४७) नार्ही मार्गे येत बोलिळें वचन । पावावा तो सीण बरा मग. 
(३४८) नीचिये कुळींचा उंचा वंद्य होय । हरीचे जा गाय गुणवाद. 
(१४९) नारे तरि काय नुजेडे कोंबड । करूनिया वेडे आग्रो दावी. 
(१५०) नाहीं घांटावे लागत । एका सिंते कळे भात. 
(१५१) नाही तोर्पो येत गुण। वेधी आणिकें चंदन. 
(१५२) निंबाचिया झाडा साकरेचें आळें। आपली ती कळे न संडीच॥ 
तसे अधमाचें अमंगळ चित्त । वमन ते हित करुनी सांडी ॥ 
परिसांचे अंगी लाविळें खांपर । पालट अंतर नेचे त्याचें ॥ 
तुका ह्मणे वेळू चंदनासंगर्ती । काय ते नसती जवळीक. 
(५७३) नार्भा प॒गाचे कस्तुरी | व्यर्थ हिंड वनांतरी. 
(१५) परिमळ म्हूण चोळं नये फूल । खाऊं नये मूठ आवडत ॥ 
_ मोतियाचें पाणी चाखूं नये स्वाद । यंत्र भेदुनि नाद पाहूं नये. 
(१५६) पवित्र सोवळी । एक तींच भूमंडळी ॥ 
ज्यांचा आवडता देव । अखंडित भेमभाव. 
(१५४) मत्यक्षासि काय द्यावे हे ममाण-। 
(१५८) पोटाचे होटा आणवी । 
६३५९) पिळोनियां पाहे पुष्पाचा परिमळ । 
चिरोनि केळी केळ गाढव तो 


तुकाराम, ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ १९९ 


(१६०) पिंड पोसावे हे अधमाचें ज्ञान । विलास मिष्टान्न करूनियां. 
(१६१) पज्ञन्यांच काळीं वाहाळाचे नद । ओसरतां बुंद न थारे चि. 
_ हिऱ्या ऐशा गारा दिसती दूरोन । तुका ह्मणे घन न भेटे तो 
(9६२) पोटाचे ते नट पाहो नये छंद । विषयांचे भेद विषयरूप. 
(१६३) पावावया फळ । अंगीं असावे हें बळ. 
तुका ह्मणे तंई । सिद्धि |दोळगती पायीं. 
(१६४) पुण्यपर उपकार पाप ते परपीडा । ' 
आणीक नाहीं जोडा दुजा यासी. 
(१६५) पोसी वांज गाय । तेथें केची दुध साय ॥ 
फुटकी सांगडी । तुका ह्मणे न पत्रे थडी. 
(१६६) पोट लागलें पाठीशी । हिंडविते देशोदेशी ॥._ ) 
वोटभेण जिकडे जावें । तिकेड पोट येतं संव ॥ 
जपतप अनुष्ठान । पोगासारठीं जाळे दीन ॥ 
पोटें सांडियेली चवी । नीचा पुढें तें नाचवी ॥ 
पोट काशियानें भरे । तुका हणे झरझर. मरे. 
(१६७) पिसांची पाखी । करोनि बाजागिरी दावी. 
(१६८) पार्यींची वाहाण पार्या बरी. 
(१६८) फिरंगी वाखर लोखंडाचे विळे ॥ परि ते निराळे गुणमोल ॥ 
पायरी मतिमा एकचि पाषाण । परि तें महिमान वेगळाले. 
(१७०) फल पिके देंगी । निमित्य वारियाची भेटी. 
(१७१). फिरंगीच्या योगे करी । राजा का हातीं धरी ॥ 
-_ _. रत्नकनका योगें लाख । कठ धरिती श्रीमंत ठोक. 


$० |] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ तुकाराम. 


(१७२) बीजा ऐसे फळ दावी परिपाकी।परिमळ ठोकिकी जाती ऐसा. 
६१७३) बोल बोलतां वाटे सोपें । करणी करितां टौर काते. 
(१७४) बहुत अन्न विष मोहरीच्या माने । अवघेचि तेणें विष होय. 
९१७५) बाळ मात पार्शी सांगे तान भूक । उपायाचं दुःखकाय जाणे. 
(१७६) बहु धड जरी जाली हेस गाय । तरी होइल काय कामधेनु ! 
(१४७४) बीजा ऐसी फळं । उत्तम कां अमंगळें. 
(१७८) बोळे तेसा चाळे । तुका झणे ता अमोल. 
(9४७९) बाळकासी चिंता काय पोटव्यथा । जया शिर्री मायबाप. 
(१८०) बीज तेंचि फळ येईल शेवटी । लाभ हानि तुटी ज्याची तया 
(१८१) बुद्धिमेदा शिरीं । भार फजिती पद्री ॥ 

जाय तेथे अपमान । पावे हानि थुंकी जन, 
(१८२) बीज पेखूनियां तेचि घ्यावें फळ । होरलीस केळे केंचें लागे. 
(१८३) बळ करी तया भ्यावं । पळों ठागे तया घ्यावें. 


(१८४) बीज न पेरावे खडकी । ओल नार्ही ज्याचे बुडखी. 
(१८५) बहुतां छंदाचे बहु वसे जन । नये बांटूं मन त्यांच्या संगे. 
(१८६) बेडकांनं चिखठ खावा । काय ठावा सागर. 


(१८७) बोलाचीच कढी बोठाचाचि भात। जेवूनियां तूभ कोण जाला॥ 
कागर्दी लिहितां नामाची साकर । चाटितां मधुर गोडी नेदी: 


*(१८८) बसतां चोरापार्शी तेसी होय बुद्धि दिखतांचि विधी मन धांवें॥ 


व्यभिचाऱ्यापांसी बेसतां क्षणभरी । देखतांचि नारी मन धांवे. 


तुकाराम, ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [9१ 


(१८९) बोळे तेसा चाले । त्याची वंदीन पाउलें ॥ 
अंगे झाडीन अंगण । त्याचें दासत्व करीन ॥ 
त्याचा होईन किकर । उभा ठाकेन जोडोनि कर. 
(१९०) बाळ शेबड मातेसी । काय नावडे तियेसी. 
(१९१) भाोडेकरी वाहि पाठीवरी भार। अंतरीचे सार लाभ नाहीं. 
(१९२) भोरप्याने सांग पालटिलें वरी । बकध्यान धरी मत्स्य जेसं ॥ 
टिळे माळा मैंद मुद्धा लावी अंगीं ।देर्खो नेदि जर्गी फांसे जेसे॥ 
ढीवर या मत्स्या चारा घाली जेसा। भीतरील फांसा कळो नेदी॥ 


खाटिक हा स्नेहवोद पशुपाळी । कापावया नळी तयासार्गी. _।- 


(१९३) भुंकती वी द्यावी भूंको । आपण त्यांचें नये शिका ॥ 
भाविकांनी दुजेनाचे । मान नये कांही साचे. 

(१९४) भुके नाहीं अन्न । भेल्यावरी पिंडदान ॥ 
हे तों चाळवाचाळवी । केलें आपणचि जेवी. 

(१९५) भल्याचें दर्शन । तेथे शुभचि वचन. 

(१९६) भूकुनिया सुने लागे हस्ती पार्ट। होऊनि हिंपुटी दुःख पावे ॥ 
काय त्या मशके तयाचं करावे । आपुल्या स्वभावे पीडतसे ॥ 
मातळें बोकड विटवी पंचानना । घेतले मरणा धरणें ते. 

(१९७) भगवे तरी श्वान सहज वेष त्याचातिथें अनुभवाचा काय पंथ । 
वाढ्वुनी जटा फिरे दाही दिशा । तरी जंबुवेषा सहज स्थिति । 
कोरोनियां भूमी करिती मधी वास । तरी उंदरास काय वाणी । 
तुका झणे ऐसें कासया करावे । देहासीदडावे वाउ्गेचि | 

९१९८) मन शुद्ध तया काय करिसी माळा।मं डित सकळा भूषणांसी. 


३९] महाराष्रकाव्यमकरंद [ तुकाराम, 


(१९९) मिरासीचें म्हूण सत । नाही देत पिक उर्णे. 
(२००) मांडे पुऱ्या मुखें सांगो जाणे मात । तोंडी लाळ हात चोळी रिते. 
(२०१) मोहोऱ्याच्या संगें । सुत नव्हे आगी जोगे. 
(२०२) माप तेसी गोणी । तुका हणे रिती दोन्ही. | 
(२०२३) मन गुंतले ठुल्यां । जाय धांबोनि त्या गाया ॥ 
मार्गे परतावी तो बळो'। शूर एक भूमंडळी. री 
(३०४) महुरा ऐसीं फळें नाही । आली कांहीं गळती ॥ 
____ 'क्दशे येती थोर्डी । नास आढी वेचे तो. 
(२०५) मागो नेणे परी माय जाणे वर्मा बाळा नेदी श्रम पावो कांहीं. 
(२०६) मोहरी कांदा ऊंस । एक वाफा मिन्न रस. 
. (२०४) मातेंचा संकल्प व्हावा राजबिडाकपाळींचा धोंडा? उभा गळे. 
(२०८) मुंगीचिया घरा कोण जाय मूळ। 
देखोनियां गूळ घांव घाली ॥ 
याचकाविण काय खोळंबला दाता । 
तोचि धांवे हिता आपुलिया ॥ 
उदक अन्न काथ हण मज खाये । 
भुकेला तो जाय चोजवीत ॥ 
व्याधी पिडिला धांवे वैद्याचिया घग । 
कुःखाच्या परिहारा आपुलीया. 
(२०९) मार्य मोकलिलें कोठें जावें बाळे । आपुलिया बळेंन वंचे ते. 
(९१9०) मोठें घातले रडाया । नार्ही असुं आणि माया. 


तुकाराम. ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [३३ 


(२११) माता कापी गळा । तेथें कोण राखी बाळा ॥ 

नागवी. धावणे । तेथें साह व्हाव काण | 
राजा सर्व हरी । तेथें दुजा कोण वारी 

(२५२) मंगी होउनि साखर खावी|निज वस्तूची भेटी घ्यावी ॥ 
वाळवंटी साखर पडे । गज येउनि काय रेडे 

(२१३) माकडा दिसती कंवटी नारळा । भोक्ता निराळा वरील सारी ॥ 
एका रस एका तोंडीं पडे माती । आपुलाले नेती विभाग ते ॥ 

[नयांसी क्षीर वाढिल्या ओकवीभोगि त्या पोसवी धणी वरी ॥ 
तका हणे भार वागविती मूख । नेतील ते सार परीक्षक 

(२१४) येथे द्यावें तेस घ्यावे । थोडे परी निर व्हावे 

(२१५) य॒क्तीचं गोर नसतां. जिव्हाळा । सांचवणी जळा परी नाश. 

(२१६) राया रंका एकी सरी । 

(२१७) रासभ धुतला महा तीथीमाजी । नव्हे जसा तेजी शामकर्ण ॥ 
तेवीं खळा काय केला उपदेश । नव्हेचि मानस शुद्ध त्याचे ॥ 
सर्पासी पाजिलें शर्करा पीयूष । अंतरीचे विष जोऊं नेणे ॥ 
तुका हणे श्वाना क्षिरीचे भोजन । संवचि वमन जेवीं तया 

(९9८) रायाचिये घरी भाग्यवंता मान । इतरां सामान्यां मान नाही 

(२१९) रत्नाचा जोहारी रलंचि पारखी । येर देखो देखी हाती घेती. 

(२२०) रोगिया मिशन्न मकेटा चंदन । कागासी छेपन कप्राचें ॥ 
निर्नासिका जेसा नावंडे आरसा । मूख लागी तसा शास्त्रबोध 

(९२३) *“** *"* लोभ्या नावडती पोरं । 
पाहे रुक्याकडे । मग भवर्घे आस पेड 

३ 


३४ | महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ तुकाराम, 
(२२९) लपविले ते ही देंकरें उमटे । 
(२२२३) वेद्य वांचविती जीवा । तरी कोण ध्यार्ते देवा ॥ 

नवसें कन्या पुत्र होती । तरी कां करणें लागे पती. 
(२२४) वंदे वाणी परि दुर्छभ अनुभव । चालीचाचि वाहो बहुतेक, 
(२२०) व्याप्राचिये भुके वधावी ते गाय। याचें नांव काय पुण्य असे. 
(२२६) वसोनि थिलुरीं । बेडक सागरा विक्कारी ॥ 

नाहीं देखिला ना ठावा । तोंड पिटी करी हांबा ॥ 

फुर्गत काऊळें । ह्मणे मी राजहसा आगळे ॥ 

गजाहूनि खर। ह्मणे चांगला सी फार ॥ 

मुलाम्याचें नाणे । तुका ह्मणे नव्हे सोनें. 
(२२७) वाइंटाने भले । होन दाविले चांगले ॥ 

एका विण एका । कचे मोल होतें फ॒का ॥ 

विषे दाविळें अश्वत । कडू गोड घातें हित ॥ 

काळिभेन ज्योती । दिवस कळों आला राती ॥ 

उंच निच गारा । हिरा परिस मोहरा ॥ 

_ तुका हणे भले । ऐसे नष्टांनी कळले ॥ 

(२२८) व्याठींचिये अंगी असती वेधना । तुका ह्मणे मना मन साक्ष॥ 
(२२९) वेगी धरिल्या दावी भाव । मांगे पळायाचा पाव. 
(२३०) व्याडीचा कळवळ[ । जीव बहुत कोवळा 
(२३३)-वेद्यासी ते भीड मरण रोग्या । 


(२३२) विद्या अल्प परी गर्व शिरोमणि। मजहुनी ज्ञानी कोण आहें॥ 
अर्गी भरडा ताठा कोणातें मानिना 


तुकाराम, ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ ३५ 


(२१३) शेजारणीच्या गेली रागे । कुतऱ्यांनीं घर भरले मागें 
(२२३४) शुद्धबीजा पोटी । फळे रसाळ गोमटी 
(२६५) शिकल्या बोलाचे सांगतील वाद । अनुभव भेद नाही कोणा. 
(२३६) शूर तो तयासी बोलिजे जाणा । पाठीशी घाठुनि राखे दीना. 
(२२९७) शूकरासी विष्टा भाने सावकास। भमिष्टाचाची त्यास काय गोडी 
श्वानासी भोजन दिलें पंचाग्रत । तरी त्याचें चित्त हाडावरी ॥ 
तुका हणे सर्पा पाजिलीया क्षीर । वमितां विखार विष जालें. 
२३८) शंगारिळें नाही तर्गो येतवरी । उमंटे लोकरी जसें तेसे 
(२३९) शाहाणिथां पुरे एकचि वचन । विशारती खुण तोचि त्यासी. 
(२४०) शूरां साजती हतिथारे । गांढ्यां हांसतीर पोरें. 
(२४१) श्वाना दिली संवे । पायां भोंवत ते भोवे ॥ 
जेवितां जवळी । येऊनियां पुच्छ घोळी. 
(२४२) शद्ध कसूनि पाहावें । वरि रंगा न भलावे. 
(२४३) शांतिखन्न हातीं । काळासी ते नागविती 
२४४) सोन दावी वरी तांबें तया पोटीं । खरियार्चे साठी विकूं पाहे॥ 
पारखी तो जाणे तयाचे जीवींचे । निवडी दोहींरचें वेगळाले ॥ 
क्षीरानीरा केसं होय एकपण । खादी तोचि भिन्न भिन्न काढी 
(२४५) सासूसाठी रडे सून । भाव अंतरीचा भिन्न ॥ 
भेंद मुखींचा कोंवळा । भाव अंतरीं निराळा ॥ 
जेसी वृंदावन कांती । उत्तम घहूं नये हाती ॥ 
बक ध्यान धरी । सांग करूनि मासे भारी ॥ 
तुका हणे सर्प डोठे । तेसा कथेमाजी खुले. 


आ. शश जक हणण क 


१६] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ तुकाराम, 


चते “णे 


(२४६) सोन्या सेजारीं तों लाखेची जतनं । सतत ते गुण जेसे तेसे. 
(२४७) सेवकासी आज्ञा खामीची ममाणा जोवरी हा माणजाय त्याचा] 
(२४८) संमथाचे पार्टी । आहझ्ली जन्मलो करंट. 
(९४९) संमर्थासी बोले कोण । 
(२५७) सिंचन करितां मूळ । वृक्ष ओलावे सकळ॥ 
नको पथकाचे भरी । पडो एक मूळ धरी ॥ 
वशे झाला राजा । मग आपुल्या त्या मजा. 
(२०१) सावित्रींचं विटंबण । रांडपण करीतसे । 
काय जाळांवे ते नांव । अवध बाव असे ते ॥ 
कुबेर नांव मोळी वाहे । केसी पाहें फजिती. 
(२५२) सकळ यातींमध्यें ठक हा सोनार । त्या घरी व्यापार झारियाचा. 
(२५३) सेवकें करावें स्वामीचे वचन । त्यासी हुंतेपण कामा नये. 
(२५४) संगतीने होतो पंगतीचा लाभ । 
(२५७) सेवकासी आज्ञा निरोपासी काम । स्वामीचे ते धर्म खामी जाणे॥ 
(२५६) सदां सवे काळ अंतरी कुटिल । तेगें गळां माळ घालूं नये ॥ 
ज्यासी नाहीं धर्म दया क्षमा शांतितेणे अंगे विभूती लावू नये 
जयासी नकळे भक्तीचे महिमान । तेणे ब्रह्मज्ञान बोलें नये ॥ 
ज्याचे मन नाहीं लागलें हातासी । तेर्ण मपंचासी टाकूं नये ॥ 
तुका झणे ज्यासी नाही हरिभक्ति । तेणें भगव हाती धरूं नये. 
(२५४) सुख पहातां जवा पाडे । दुःख पर्वताएवटें. 
(२५८) सेवका शवामीसाठ मान । त्याचें नाम त्याचें धन. 
(२५) साखरेसी हणतां धोंडा । तरी कां तोंडा न सवे. 


तुकाराम. ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [३७ 


(२६०) सहज बोलणे हित उपदेश । 

'(२६१) सांपडला संदीं । मग बळिया पडे बंदी ॥ 
दाता मामे दान । जाय याचका शरण ॥ 

(२६२) सर्प विंचू द्सि। धन अभाग्या कोळसे ॥ 
आला डोळ्यांसी कवळ । तेणें मळळें उजळ. 

(२६३) सोनियाचं ताट क्षीरीनें भरिलें । भक्षावया दिलें श्वाबाल्यर्गी ॥ 
मुक्ताफळहार खरासि घातला । कस्तुरी सुकराला चोजविली ॥ 
वेदपरायण बघिरा सांगे ज्ञान । तयाची ते खुण काय जाणे ॥ 
तुका हणे ज्याचं तोचि एक जाणे. 

(२४४) साधूनी बचनाग घाती तोळा तोळा।आणिकां ते डोळां न पहावे, 
साधूनी भजंग धरितील हाती । आणिके कांपती देखोनियां. 
असाध्यते साध्य करितां सायास । कारण अभ्यास तुका ह्मणे. 

(२६५) सुख अंतरीचे बाह्य र्सठसी । 

(२६६) स्फटिकाची शिळा उपाधि न मिळे।भाव दावी पिवळे लाल संगें. 

(२६७) समथाच्या नांवे । भलतेसें विकावे. 

(२६८) सागरी थेबुडा । पडिल्या निवडे कोण्या वागा. 

(२६९) सांडुनिया हिरा । कोणें वैचाव्या त्या गारा. 

(२७०) सरिता मिळाठी सागरी । आणिकां नावा केची उरी ॥ 
अनेक दीपींचा भकाश । सूर्य उगवतां नाश. 

(२७१) हिरा ठेवितां ऐरणीं । वांचे मारितां जो घणी ॥ 
तोचि मोल पावेखरा । करणीचा होय चुरा ॥ 


३८] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद. [ तुकाराम, 


माहरा होय तोचि अंगे । सूत न जळे ज्याचे संगें ॥ . 
तुका हणे तोचि संत । सोसी जगाचे आघात. 
(२७२) होता भाव पोर्टी ।॥ मुखा आलासे शेवटी ॥. 
तुका हणे कुड । कळों येतं तं रोकडे. 
(२७३) हातीं होन दावी बेना ; करिती लेकीच्या धारणा. 
(२७४) हालवूनि खुंट । आर्धी करावा बळकट ॥ 
: ___ भग तयाच्या आधारे । करणें अवघेचि बरें. 
(२७५०) हातीच्या कांकणा कायसा आरसा । 
(२७६) हिरा ठेवितां गाहाण। मोल न तुटे द॒काळीं जाण. 
(२७७) क्षमाशस्त्र जया नराचिया हातीं । दुष्ट तयामति काय करी ॥ 
तृण नाहीं तेथें पडिला दावाम्रि । जाय ता विझोनि आपसया. 
(२७८) ज्ञानभांडाराचें पोते । रिते नव्हें कल्पांती. 
(२७९) कामातुरा भय लाज ना विचार। शरीर असार तृणतुल्य. 
(२८०) कांही विंतेविण । नाहीं उपजत सीण. 
(२८१) केला पण सांडी । ऐसीयासी ह्मणती ठंडी. 
(२८२) काय सर्प खातो अन्न । काय ध्यान बगाचें ॥ 
अंतरींची बुद्धि खोटी । भरलें पोटी वाईट ॥ 
काय उंदीर नाहीं धांवी । राख लावी गाढ्व ॥ 
तुका हणे सुसर जळीं । कावळी कां न न्हाती. 
(२८२) काजव्याच्या ज्योतो । तुका हणे नलगे वाती. 
९२८४) कस्तूरीचें र्स अति हीन वर । माजी असे सार मोळ तया ॥ 


तुकाराम, ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद्‌, ॥ २९ 


आणीकही तेसी चंदनाची झाडें । परिमळें वांढे मोळ तयां ॥ 
काय रूपें असे परीस चांगला । धातु केली मोठा वाढ'तेणें ॥ 
किरंगी आय्तां नये बारा सुके । गुणे मोळ विके सहनच वरी॥ 
तुका ह्मणे नाहीं जाती सवें काम ।ज्याच्या भुखीं नाम तोचि धन्य. 
(२८५) काय हातीं लागे भुसाचे कांडणी[सत्यासी दाटण करुंनि काय 
(२८६) काय बृंदावने माहियेठ गुळें । काय जिरे काळें उपचारिठे ॥ 
तंसी अधमाची जातीच अधम । उपदेश श्रम करावा तो ॥ 
नकळे बिंचासी कुरवाळीलें अंग । आपले ते रंग दावीतसे ॥ 
तुका ह्मणे नये पाकासी दगड । शूकरासी गोड जेसी विश. 
(२८७) कावळ्याच्या गळां मुक्ताफळ माळा । | 
तरी काय त्याला भूषण शोभे ॥ 
गजा लागी केला कस्तूरीचा लेप । 
तिचें तो स्वरूप काय जाणे ॥ 
बकापुढें सांगे भावार्थ वचन । 
 वाउगाचि सीण होय त्यासी. 
(२८८) कठिण नारळाचें अंग । बाहेरी भीतरी ते चांग ॥ 
वरि कांटे फणसकळा । माजि अंतरीं जिव्हाळा ॥ 
ऊंस बाहेरी कठिण काळा । माजी रसाचा जिव्हाळा ॥ 
मिठें रुचविलें अन्न । नये सतत कारण. 3 
(२८९) कुंकवाची ठेवा ठेवी । 
(२९०) कोणी बिंदा कोणी वंदा । आम्हां खहिताचा धंदा. 
(२९५) पतित्रते आनंद मनीं ।॥सिंदळ खांचे व्यमिचार वचनी ॥ 
जळो वर्भ लागो आगी । शुद्धपण भले जगी ॥ 


४० ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ तुकाराम, 


सुखं प्राणी आचारशीला । दुःख वाटे अनर्गळा ॥ 
शूरा उल्हास अंगीं । गांद्या मरण ते भसंगी ॥ 
शुद्ध सोने उजळे आगी । हीन काळें धांवे रंगी ॥ 
ठुका ह्मणे तोचि हिरा । घनघायें निवेडे पुरा. 

(२९२) पोटी शूळ अंगीं उटी चंदनाची । आवडी सुखाचि कोण तया ॥ 
ज्वरिजिया पुढे वाढली मिश्टन्नं। काय चवी तेणें घ्यावी त्यांची. 

(२९३) भीति नाहीं राया वाजलीते कांता । परी तिची सत्ता जगावरी. 

(२९४)-प्रीतिविण भेटी रुचि नेदी । 

(२९५) पेर कडू जिरें मांगे अगृतफळें । अको वृक्षा केळें केसी येतीर 

(२९६) पोहे नये कासे लावितो आणिका । 
हणावे त्या मुर्खा काय आतां. 

(२९७) मराक्तनाच्यायोगे आळशावरी गंगास्नान काय लगा करूंनय! 
उभी कामंधेनु मांगाचे अंगणी|तिसी काय त्राह्मणी वंदूं नये! 
कोढियाचे हाते परिसें होय सोने। अपवित्र हणोन घेऊं नये? 
यातिहीन झाला गांबींचा मोकासो। त्याच्या वचनासी मानूं वथे! 

(२९८) पतित्रतेची कीती वाखाणितां। सिंदळीच्या माथां तिडिक उरे॥ 

. आमुर्चे ते आंहेसहज बोलणें । नार्ही विचारून केलें कोणीं ॥ 
अंगे उगे त्याच्या बैसे टाळक्यांत । 
तेणें ठिणग्या बहुत गाळीतसे. 

(२९९) बरें झालियाचे अवघे सांगाती । वाईगाचे अंतीं कोणी बाही] 
नोहे मातापिता नोहे कांतासुत । इतरांची मात काय सांगो ॥ 
तुका झणे जन दुतोंडी सावज । सांपडे सहज तिकडे धरी. 


तुकाराम, ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, ी [8९ 


(३००) म्रगाचिये अंगी कस्तुरीचा ठास॥असे ज्याचा त्यास नसे ठावा॥ 

भाग्यवंत घेती वेंचूनियां मोठें 1 भारवाही मेले वाहता वोझें. 
(३०१) मुसळाचं धनु नव्हे हो सर्वथा । पाषाण पिळितां स्स केचा ॥ 

वांझे बाळा जसें दुध नार्ही स्तनी!गारा त्या अधणी न शिजती. 
(३०२) सम्थोसी नाहीं उपकार स्मरण । दिल्या आख्वण वांचोनित्रां 
(३०३) साकेरेच्या गोण्या बेलाचिये पाी । तयासी शेवटीं करबाडे ॥ 

मालाचे पें पेटे वाहताती उठे । तयालागी कांदे भक्षावया, . 
(३०४) सेवकें करांवे सांगितलें काम । सिक््याचा तो धर्म स्वामी राखे. 
(३०५) सर्प पोसूनियां दुधाचाही नास । केलें थिता विष अम्रृताचे, 
३०६) सोइरे धाईरे दिल्या घेतल्याचे। अंत हे कारळीर्चि नाहीं कोणी 
(३०४) समुद्र हा पिता बंधु हा चंद्रमा । भगिनी ते रमा शखाचिया ॥ 

भेहुणा जयाचा द्वारकेचा हरि । शंख दारोदारी भीक मागे 
(३०८) सिलुंगणीचें सोनें । त्यासी गाहाणे ठेवि कोण 
(३०९) सिंहा पुढे काय जंबूक आरोळी । मोतियांचे ओळी कांच काय! 

कापुरासि काय लावूनि उटावें। काय ओवाळावें दीपकासी ? 
(३१०) आंधळ्याचे काठी लागे आंधळे । घात एका वेळे पुढें मार्गे; 
(३११) आपणा लागे काम वाण्याघरी गुळ । 

त्यांचे याति कुळ काय कीजे ॥ 

उकरड्यावरी वाढ्ठी तुळसी । 

टाकावी ते केसी गायागुणें ॥ 

गाइचा जा भक्ष अमंगळ खाय । 

तीचे दुध काय सेवूं नय ॥ 


४९] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ तुकाराम, 


. तुकालमणे काय सलपटासी काज । 
फणसांतील बीज काढुनि घ्यावें. 

(३9१२) आपणा कळेना आपले अवगुण । 
पुढिळाचे दोष गुण वाखाणिती. 

(३१३) आपट संवद॒डचारा । दसऱ्याचा होय तुरा ॥ 
शत्तिकची ते घागरी । पाण्यासाठी बेसे शिरी. 

(३१9४) जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे. 

(३१५) वाचोनि पढोनि जाले शहाणे । हणती आह्मी संत । 
परनारी देखोनि त्यांचें ॥ चंचळ जालें चित्त ॥ 
ठिळा देपी घालुनि माळा । हणती आल्ली साधु । 
दया धभ चित्ती नाहीं । ते जाणावे भोंडु ॥ 
कलियुगी घरोघरी । संत झाले फार । 
वीतभरी पोटासाठी । हिंडती दारोदार. 


| 


ज्ञनाबाइ, नामदेव, १ महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ ४३ 


मुक्ताबाई. र 
जनाबाइ. 
(१) गंगा गेली सिंधुपासी । त्याणे अव्हरिलें तिसी । 
- तरि ते सांगावे कोणाला ? 
(२) ज्याचा सखा हरि । त्यावरि विश्व रूपाकरी 
(३) चोरासंगतीनें गेला । वाटे जातां नागवला 
(४) अग्रीसवे खळे ।न जळला तरी पोळे. 


नामदेव 


(१) देह जावा अथवा राहा । पाडुरगा माझा भावा. 


1... (९) खेळखेळेपरि डांई न सांपेड। तो एक खेळिया शहाणारे 


(९ )-गुरुविण वम हाता नथे 
(४) मुखीं नाम हातीं टाळी । 
(८) पितयाचें भाग्य पुत्रासी नये कदा. 


मुक्ताबाई 


(१) घरीं कामधेन, ताक मागू जाय । 
(२ ) परिसा झांकण घातलें खापर । नाही झालें जाण बावनकशी 
९३ ) अम्रृत टाकोनि कांजीची आवडी । 

( ४) खरासी अखंड गंगेचे हो स्नान । गेठें वाया जीवन. 

(५) उंसाचे शेजारी एरंडाची झाड । नार्ही त्याचे पारडे गोडी त्यांला. 
(६ ) दुःखाचे शेवटीं सुख आठे भेटी । भेटलिया पार्ग तेही गेले. 


म््यथ्ाळटाळाळय्याठक 


४४] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, | सामदास, 


रामदास, 


अभग. 


8८. (३) सांभाळी तो काय मारूधा वेगळें । होणार नव्ळे जहां दोकां. 
: ५. (२) ज्ञानावीण सर्व, व्यर्थच जाणावें. 

(३) आह्मी पोटाचे पाईक । आह्लां नलगे आणीक. 
आह्ी खाऊं ज्याची रोठी। त्यांची कीर्ती करूं, मोगी. 

(४) आलें भगवंताच्या मना । तेथे कोणाचे चालेना. 

(५) रामदास ह्मणे भावें । जेसं याव तैसें घ्यावे. 

(६) जेसा भाव असे जञेझे । तेसा देव वसे तेथ. 

(७) कामघेन्‌ मोकठीली । घरी गाढ्वी बांधिली ॥ 
उपडूनी कल्पतरू । केला शेराचा आररू ॥ 
सांडुनियां चिंतामणी । वेची धइवराचें पाणी ॥ 
गेळें हातीचें निधान । केलें कवडीरचे साधन ॥ 

/ परिसा रागे इंडारिळा । हातीं पाषाण घेतला ॥ 

“./ सार अमृत सांडिें । देन्य वणे कांजी प्याळे॥ 
-/ /._ सोनें सांडुनी आढेरे । वेंचूं ठागला खापरे ॥ 
| रत्न सांडुनीयां खडे । गेले झणुन दुःखें रंडे ॥ 
केली साखर परती । सुखं तोंडी घाली माती. 
(८) कायकता कीतिवंत । त्यासि जाणती समस्त ॥ 
कार्यकर्ती तो झांकेता । वेध लावी विश्वजना. 
(९) कट्टे उदेड आटेपावें । तरि मग पुढें सुखी व्हावें 


रामदास, ] मह्मराप्रकाव्यमकरंद, [ ४५ 


९१०) सारासार निवडावे । तेसें जाणोनीयां घ्यावें. 

११4५ )** जीव जीवाचा आहारं. 

(१२) बोला सोरिंखे चालणें .। 

( १३) सेवंकाचा साभमिभान' । समर्थाचे हे लक्षण, 

(१४) चंदना संगति चंदनचि होती । होय काळी माती करतुरीका) 
कस्तुरीका होय कर्तुरीच्या योग । सा धुच्यानि संग साधुजन, 

(१५) दुर्जन संगंति कदा धरूं नये । घडती अपाये बहुविध ॥ 

बहुविध झाले अपाय बहुता । तेचि सांगो आतां सावकाश 
कुसंग हे माया धरितां संगती । गेळे अधोगती नेणो किती ॥ 
चांडाळ संगती होईजे चांडाळ । होय पुण्यशीळ साधसंगें ॥ 
कुरुंदा संगती झिजला चंदन । कुसंगे जीवन नासतसे ॥ 
खाराचे संगती नासे मुक्ताफष्ठ । होतसे तात्काळ कळाहीन ॥ 
लाखेच्या संगती सोने होय उणें । दुग्ध हे लवणे नासतसे | 
दुर्जन संगती सजजन ढांसळे । क्रोध हा मबळे अकस्मात ॥| 
दास झणे संगं त्याग दुजनाचा । धरा सज्जननाचा आद्रेंसी । 

( १६) जिवलग जीक घेती । तेथे परावे रक्षिती. 

( अ.१६) साधसंगें साधु भोंडुसंगे भोंदु । वादुसंगें वादु होत असे॥ 
होत असे लाभ भल्यांचे संगती ॥ जाय अधोगती दु्टसेगे ॥ 
दुषटसंगे नष्ट झाला मंहोपापी । होतसे पी साधुसंगे ॥ 
संग जया जैसा लाभ तया तेसा । होतसे आंपैसां अनायासे. 

(१७) ताकहि आ पांढरे । चवी जेवणारे जाणिजेते. 


ह हद 
१८ 


(4 


४६३ महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ रामदास, 


(१८) कण सांडोनियां घेऊं नये भूस । गर्भेविण फणस घेऊं नये ॥॥ 


घेऊं नये नारिकेळाची नरोटी । सालपेटें खोटी डाळिबार्ची_॥ 
डाळिंबाची त्वचा चवड उंसाचा । स्तेभ कदुळींचा कामा नये, 


(१९) वाउगे सांडोनि सार तेंचि घ्यावें । येर तं सांडावे मिथ्या भूत. 
९९० ) खोटें निवडितां खरें नाणें ठेरे। 


(२१) इश्यहि दिसेना अंधासि पहातां । परितेया ज्ञाता हणी नये॥ » 


'वेगळेंची कळे क्षीर नीर हसा । दास हणे तेसा अनुभव 
८ २२) दर्पणी पहातां.दिसे सर्व भंग । परि पृष्ठ भाग आढळेना ॥ 
आपुलीच पाठी आपणा न दिसे । 


१२३) अर्थाविण पाड कासया करांवे । व्यर्थचि मरावे घोकोनियां | . 


वोकनियां काय वेगी अथे पाढे । अथररूप राहे देखोनियां॥ 
देखोनियां अर्थ सार्थक करावि । 


। (२४) एकदां जेवितां नवे समाधान। मतिदिने अन्न खाणे लागे 
(२७) निरभक तीर्थे निरर्थक ब्रेत । दास झणेजेथे ज्ञान नाही. । 


(२६) सुखाचे संगति सर्वही. मिळती।दूःख होतां जाती निघोनियां ॥ 
निघोनियां जाती संकटाचे वेळे । सुख होता मिळे समुदाय. 
न श्लोक 
(२७) जनी निद्य ते सर्व सोडनि द्यावे। जनी वंचतें सर्व भावे करावें” 
(२८) सदाचार हा थोर सोडू नये तो । 
जर्गी तोचि तो मांनवी धन्य होतो. 


(२९) देह त्यागितां कीतिमागे उरावी । 
मना सद्भना हेचि क्रीया. धराबी 


“« 


रामदास, ] महाराष्टकाव्यमकरंद, 


(३०) जनीं सर्वसूखी असा कोण आहे । 
विचारी मना तूंचि शोधोनि पाहे. 
(३१ ) महाथोर ते मत्युपंर्थेचि गेले. 


. (३२) मना मानसीं व्यर्थ चिंता वहाते । 


अकस्मात होणार होऊनि जातें 


(१२) भना सवथा सत्यसोडं नकोरे 


मना सवंथा मिथ्य भांडू नकोरे ॥ 
मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे । 
भना मिथ्य तं मिथ्य सांडूनि द्यावे. 
(३४) समर्थाचिया सेवका वक्रपाहे । 
असा सर्वे भूमंडळी कोण आहे? 
( ३० ) जयाचेनि संगें समाधान भंगे । 
अहेता अकस्मात येऊनि लागे ॥ 
तया संगतीची जनीं कोण गोडी 
(३६) घरीं कामधेन्‌ पुढ ताक मागे. 
(३७) जनीं बोलण्यासारिखें चाल बापा. 
(३८ ) फुकाचे मुखीं बोलतां काय वचे; 
(३९) क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे 
(४० ) विचारूनि बोले विवंचनि चाले । 
तयार्चान संतप्त तेहि निवाले 


बर शोधल्यावीण बोला नये हो । 


जनां बोलणे शुद्ध नेमस्त राहो 


“ (४१) जया भावली भक्ति जेतेचिमोग. 


[ ४७ 


श८ ] महाराएकाव्यमकरंद. [ रामदास, 


दासबोध. 
ओंव्या. 
( १) पूर्ण ग्रंथ पाहिल्यावीण । उगाच ठेवी जो दूषण । 
, तो दुरात्मा दुरमिमान । मत्सर करी. 

(२) अभिमानें ये मत्सर । मत्सर ये तिरस्कार । 
पुढे कोंधाचा विचार । मबळ बळें 

(३) जयाचा भावार्थ जेसा । तयास लाभ तेसा. 

(४ ) सुवर्णाचे ठोह कांहीं । सवथा होणार नाही. 

(५ )***कवीश्वर । शब्दसृष्टीचे इश्वर. . कीहि शब्दरत्नांचेसागर 1. 
नानाबरुद्धीचे वेरागर । की हे बोलके चिंतामणी । । 
**“की हे कल्पनेचे कल्पतरू ।की हे अमृताचे मेघ ओळेले । 
कौं हे नवरसांचे वोघ लोंर्ले,,.की हीं विवेकनिधीची भांडारे. 

(६ ) नरंदेह हा खवाधीन । सहसा नव्हे पराधीन ॥ 
परंतु हा परोपकारी झिजवून । कीतिरूंपं उखावा. 

(७) गळ गिळ्ितां सुख वांटे । ओढोनि घेतां घसा फाटे॥ 

(८) आपण वचने बोठावीं जेसी । तेसीं येती पडसाद. 

(९) कोठें दिसेना कल्पतरु । उदंड शेरांचा विस्तारू । 
पाहतां नाहीं मेलागरू। बोरी बांभळी उदुंड. 

(१९) रायाचे सन्निध होतां । सहजचि लाभे श्रीमंतता । 
तेसा हा सत्संग धरितां । सद्दस्तु ठाभे. 
(११) बहु षी बहुमत । वेगळाले. 


रामदास. ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ ४९ 


(१२) बहु निवडितां निवंडेना । एक निश्चय घेडेना । 
शास्र भांडती पडेना । निश्चय ठायी. 


(१३) बहुत शास्त्री बहुत भेद । मतां मतांसि विरोध. 
(१४) अवघे आंधघळेच मिळाले । तेर्थे डोळसाचें काय चाले ! 
(१७) भोळा भाव सिद्धीस जाव । हा उद्धाराचा उपाव. * 
(५६) देउळावरी बैसला काक । तरी तो देवाहून अधिक । 
हणा नये. 
(१७ ) विचार पाहील ता पुरुष । विचार नपाहेतो पशू. 
(१८ ) अंतर्री रोग वरी उपचार। काय करी ! 
(१९ ) मपंर्ची पाहिजे सुवर्ण । परमार्थी पंचीकरण. 
(२० ) सारगार एकचि सरी । तेथें परीक्षेस केंची उरी । 
या कारणें चतुरी । परीक्षा करावी. 
(२१) देऊं नये तेंचि घ्यावें । घेऊं नये ते सांडावे 
उंच नीच आओळणषावे । या नाव ज्ञान, 
(२२) दोष देखोन झांकावे । अवगुण अखंड न बोलावे. 
(२३) अतिवाद न करावा । कोणी एकासी. 
(२४) दुःख दुसर्‍याच जाणावें । ऐकोन तरी वांटेन व्यावे । 
बेरे वाइट सोसावे । समुदायाचे. 
(२५) अपार असावें पाठांतर । सन्निध असावा विचार । 
सर्वदा सर्व तत्पर । परोपकरारासी. 
(२६) जों बहुतांचे सोसीना । त्यास बहुत ठोक मिळेना । 
>>>. बहुत सोसतां उेरना । महत्व आपुले. 
>) 


५० ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ रामदास, 


- (२७) परपीडेवरी नसावे । अंतःकरण, 
(२८ ) बोलतो खरं चालतो खंरोत्यास मिळती लहान थोरे. 
( २९ ) जंववरी चदन झिजेना । तंववरी तो सुगंध कळेना । 
चंदन आणि वृक्ष नाना । सगट होती. 
(३०) राजी राखावे सकळांला । कठिण आहे, 
(३१ ) पेरिठें ते उगवते । उसणें द्यावें घ्यांव लागतं । 
वर्भ काढितां भंगंते । परांतर. 
(३२) उत्तरा सारिखे आलें । भव्युत्तर 
(३३ ) विद्या उदंडचि शिकला । प्रसंगमान चुकतचि गेला । 
मग तथे विबेठा । कोण पसे 
(३४) श्वान बांधिले तरी भुंके । तेसा सार्थ मूळे थिके । 
(३०) सन्माग जगास मिळाला । हणजे जगदीश वोळला 
(१३६ ) नावा कषी नानामते । पार्हो जातां असंख्यात 
(२७) जो बहुतांचे बोऊी लागला । तो नेमस्त जाणावा बुडाला, 
(३८ ) बोलणे एक चालणे एक । त्याचे नांव हीन विवेक 
(३९) मज नाहीं तुज साजेना । खात्यास न खाते देखो शकेना. 
( ४० ) व्युत्पन्न आणि वाद घेना । ऐसा थोडा. 
४) ) कीत करून नाही मेळे । ते उगेचि आले आणि गेले. 
(४२) जसे बोलणे बोलावे । तसेचि चालणे चाठावे 
तरी महंतलीला स्वभावें । अंगीं वाणे. 
( ४३ ) वर्तल्याविण बोलवे । ते शब्द मिथ्या. 
(४४) कोत पाहूं जातांसुख नाही । सुख पाहतां कोत नाही. 


क ह. 


१ तडफडतो. 


रामदास, ] महाराट्रकाव्यमकरंद, [ ५१ 
9 वः 


मखाची टक्षण, 


(४५) जन्मला जयाचे उद्रीं । तयासी जो विरोध करी । 
सखी मानिली अंतुरी । तो एक मूर्ख. 

(४६) सांगे अंतरीची मात । तो० 

( ४७) परस्त्रियेसीं भेम धरी । शबशुरगृहीं वास करी । 
कुळेंविण कन्या वरी । तो ० 

( ४८ ) समर्थावरी अहंता । अंतरी मानी समता । 
सामर्थ्यविण करी सत्ता । तो० . 

(४९) आपली आपण करी स्तुति । स्वदेशी भोगी विपत्ति। 
सांगे वडिलांची कोत । तो० 

(७५०) अकारण हास्य करी । विवेक सांगतां न धरी । 
जो बहुतांचा वरी । तो? 

(५३) आपुली धरूनियां दुरी । पराब्यांसी मेत्री करी । 
परन्यून बोले राधीं। तो? 

(५२) बहुत जागते जन । तयांमध्येकरी शयन । 
परस्थळी बहुभाजन । करी तो० 

(५३) मान अथवा अपमान । स्वयें करी परिच्छिन्न । तो ० 

(८५४ ) धरूनि परावी आस । भयत्न सांडी सावकाश । 
निसुगाइचा संतोष । मानी तो० 

( ५५) घरी विवेक उमञे । आणि सभेमध्ये ठाजे । 
दाब्द बोलतां निथुजे । तो० 


५९ ] महाराष्रकाव्यमकरंद, [ रामदास. 


(८६ ) नायके त्यास शिकवी । वडीलांसि जाणीव दावी । तो० 
(०७) आपणाहून जो श्रेष्ट । तयासि अव्यंत निकट । 
शिकवणीचा मानी वीट । तो० 
(५८) वोळखीविण संग धरी । तो? 
(५९ ) आपणासि जेथें मान । तेथे अखंड करी गभन । 
रक्षं नेणे मानाभिमान । ता० 
(६० ) सेवक जाहठा लक्ष्मीवैत । तयाचा होय अंकित । तो? 
(६१) देडी अपराधाविण । स्वल्पासाठी जो ळूपण । तो 
(६२) घरींच्यावरी खाय दाढा । बाहेर दीव बापुडा । तो० 
(६२३) नीच यातीसिं संगत । परांगनेसिं एकांत ॥ 
मार्गे जाय खात खात । तो० 
(६४) स्वयें नेणें परोपकार । उपकाराच 
करी थोडें बोळे फार । तो ० 
(६०) विद्या वैभव ना धन । पुरूषार्थ सामर्थ्य ना माग! 


कोरडाच वाहे अमिमान । तो? 
न्य क तची *३ *.. >. 
से । चौबारां बाहेरि बेत 1 610 


1 अनुपकार । 


(६६) उंची जाऊनि वस्त्र ने 

(६७) जयासि नार्ही दढ बुद्धि । तो० 

(६८) जिवल्गासी परम खेदी । सुखाचा शब्द तोही नेदी । 
नीच जनांसी वंदी । तो० 

(६९ ) शरणागतासी अव्हेरी । ७&मीच 


3 


[ भरंसा धरी । तो? 


का 


रामदास, ] महाराष्रकाव्यमकरंद, [ ५३ 


(७०) पुत कलत्र आणि दारा । इतुकाच भानूनियां थारा । 
विसरोन गेला इश्वरा । तो० 
( ७१ ) दुर्जनाचेनि बोलं । मर्यादा सांशेनि चाले । 
दिवसा झांकिले डोळे । तो? 
(७२ ) आदेरेंविण बोलणें । न पुसतां साक्ष देणे । 
निद्य वस्तु अंगीकारणे । तो० 
(७३ ) उंच स्थानीं जाऊनि बेसे । जो गोचजांसी विश्वासे । तो ० 
( ७४) दोघे बोळत असती जेथें । तिसरा जाऊन बैसे तेथें । 
डोई खाजवी दोही हाते ॥ तो० 
( ७५ )उदकामध्ये सांडी गुरळी । पार्ये पाय खांजोळी । 
सेवा करी हीन कुळी । तो० 
(४७६ ) परस्त्रीशी कठह करी । मूर्खाची संगत धरी । तो० 
(७७) कलह पाहत उभा राहे । सोडवीना कोतुक पाहे । 
खरे असतां खोटें साहे । तो एक मूर्ख. 
(७८) लक्ष्मी आलियावरी । जा मागीकळ ओळखी नधरी। तो०. 
(७४९ ) आपण वाचीना कधीं । कोणासि वाचाया नेदी । 
पुस्तक बांधोनि ठेवी बेद । तो० 
उत्तम टक्षण. 


(८०) वाट पुसल्याविण जाऊं नये । फळ ओळखिल्याविण खाऊं 
नये । सांपडली वस्तु घेऊं नये । एकाएकीं. 


५2 ] महाराष्रकाव्यमकरंद, [ रामदास, 


(८१) अतिवाद करुं नये । पोटी कपट धरूं नये । 
शोधिल्याविण करूं नये । कुळहीन कांता. 
(८२ ) विचारेंविण बोलूं नये । मयादिविण हाळं नये । 
विवेचनेविण चालूं नये । कांही केल्या 
८९) प्रीतीविण रुसू नये । चोरासि ओळखी पस नये । 
रात्री पंथ क्रं नये । एकाएकीं 


(८४) जना आजंव ताडं नये । पापद्रव्य जोडं नये । 
पुण्यमाग सोडे नये । कदाकाळीं 


(८५) वक्तयास खंडूं नथ । ऐक्येतसि फोडूं नये । 
विद्याभ्यास सोडूं नये । कांहीं केल्या. 
(८६) तोंडाळासि भांडू नये । वाचाळासि तंडूं नये । 
संतसंग खंडू नये. 
(८७) केल्याविण सांगूं नये । आएला पराक्रम 
(८८ ) चहाडी मनासि आणे नये । शोधल्याविण करूं नये । 
कायं कांहीं 
(८९ » सुखा अंग देऊं नये । मरयत्न पुरुष सांडूं नये । 
. कष करितां त्रासूं नये । निरंतर. 
(९० ) कोणाचा उपकार घेऊं नये । घेतला तरी राख नये. 
(९१५ ) जाणारासी पुसू नये । कोठें जातोसि हणोनी 
९२) पराधांन होऊ नये । आपलं ओझे घालं नंये । 
कोणाएकासी 


(९२ ) हीनाचें कण घेऊं नये । ग्वाहीविण जाऊं नये । राजद्वारीर 


रामदास, ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, -__[ ८५५ 


2... 


(९४) आपुल्याची ख्ाही देऊं नये। आपुली कीति वर्णू नये. । 
आपुलें आपण हांस नये । गोष्टी सांगोनी. 

(९७५) बहुतेकांशीं करूं नये । भेत्री करा. 

( ९६) अल्पधनें माजूं नये । मूर्खासि संबंध पाडूं नये । 
अंधारी हात घालूं नये. 

(९७) भलते भरी भरूं नये । विचाराविण. 

(९८) सत्य मार्ग सोड नये । असत्य पंथे जाऊं नये । 
कदा अभिमान घेऊं नये । असत्याचा. 

(९९ ) अपर्कीत सांडावी । सर्व्कीत वाढवावी । 

विवेकें दृढ धरावी । वाट सत्याची. 

८१०० ) दोष ठेवी पुढिलांसी । तेंचि स्वये आपणापार्सी । 
ऐसे कळेना जयासी । तो एक पढतमूर्ख. 

(१०१) यथार्थ सांडूनि वचन । जो रक्षून बोळे मन । 
ज्याचं जिणे पराधीन । तो एक पढतमूर्ख. 

(१०२) पेरिठें उगवतं । बोलण्यासारखे उत्तर येतें । 
तरी मग कर्कश बोलावें ते । काय निमित्त? 

(१०३) क्रियेविण शब्दज्ञान । तेचि श्वानाचें वमन. 

(१०४) बोलण्यासारखे चालणें । स्वये करून बोलणें । 
तयांची वचने प्रमाणे । मानिती जनी. 

(१०५) जें जनासी मानेना । ते जनही मानीना. 

(१०६) नित्य नेम सांडू नये । अभ्यास बुडे देऊं नथे । 
परतंत्र होऊं नये। कांहीं केल्या. 


५९६] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ रामदास, 


(१०७) ठोकनिद्य त करूं नये 

(१०८) कळल्याविण बोळ नये । अनुमाने निश्चय करूं नये. 

(१०९) प्रयत्नेंविण राहो नये । आळस दृष्टीस आण नये. 

(११०) ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा । मागितली पाहिजे भिक्षा । 
ओं भवती या पक्षा । रक्षिठें पाहिजे. 

(१११) आवडीविण वक्तृत्व । कंटाळवाणे. 

(११२) एकाची कीति एकापुढे । वाणितां साहित्य़ न पडे । 
हझणोनियां पवाडे । जेथील तेथें. 

(११३) श्रीहरि वांचून जे कळा । ते जाणावी अवकळा. 

(११४) अवगुण सोडितां जाती । उत्तम गुण अभ्यासितां येती । 
कुविद्या सांडूनि अभ्यासिती । शाहणे विद्या. 

(११५) मूर्खपण सांडितां जातें । शहाणपण शिकतां येते । 
कारभार करितां उमजते । सकळ कांही. 

(११६) तर्ने भन ज्िजांवे । तेणें भठें हणोन घ्यावें । 
उर्गेचि कल्पितां सिणावें । वाउगे जनीं. 

(११७) दुसऱ्यास कष्टवितां कष्टारवे । लागेल सये. 

(११८) शाहणे करावे जन । पतित करावे पावन । 
सृष्टी मध्ये भगवऱ्धजन । वाढवावे. 

(११९) एक भरतं एक रिते । रिते मागुते भरते । 
भरतें तेहि रिते । काळांतरा. 

(9२०) कष्टेंविण फळ नाहीं । कष्टेविण राज्य नाही । 
केल्याविण होत नाही । साध्य जनी. 


रामदास, ] महाराष्रकाव्यमकरंद, [ ५७ 


(१२१) आळसे काम नासते । हें तो मत्ययास येतं । 
कष्टाकडे चुकवितें । हीन जन. 

(१२२) आधीं कष्टाचं दुःख सोसिती । ते पुढ सुखाचे फळ भोगितो । 
आधीं आळसे सुखावती । त्यासि पुढ दुःख. | 

(१२३) जिहीं उदंड कष्ट केले । ते भाग्य भोगून ठेले । 
येर ते बोठतचि राहिले । करेटे जन. 

(१२४) काया बहुत कष्टावी । उत्कट कौत उरवावी । 
चटक लावून सोडावी । कांही एक. 

(१२५) झिजल्यावांचून कीत केंची । मान्यता नव्हे कीं फुकाची । 
जिकडे तिकडे होते छी छी । अवलक्षणें. 

(१२६) जें जें कांहीं आपणास ठावें । ते ते हळ हळ शिकवावे । 
शाहाणें करूनी सोडावे । सकळ जनां. 


र 


५८] महाराष्रूकाव्यमकरंद, [ मुक्तेश्वर, 


मुक्तेश्वर. 
रानायण. 
(9) *- -* *« *< < ' जाणवे जाणत्याते. 
(२) सिंधूचा वाष गाजे तंवर्वारे न द्सि जोंवरी कुंभजाचा. ' 
(३) कट्टा रसांदे शिवतांचि हातीं । सुस्वाद केंचा फळ-भक्षणांतीं. 
(४) बुडे सागरी सांग केसा अगस्ती. 


. (५) जळीं दर्दुरा नावडे पनगंधू । मुखीं मद्यपा काय नेमील वेटू. 


(६) *« .. * -- ** जगां पाजळी कौोति-सोभाग्य दीपा. 
(७) विफळ-वचन-जाळीं वाणिजे तेचि थोडे । 
अनुभव-सुख ज्याचें तोचि जाणें निवाडे, 
(८) सदयपण जयाचे वाणितां मोन वाचे. 
(९ ) विस्मयासि नसे स्थाना बहुरत्ना वसुंधरा. 
(9०) दिसे मोद तो हेतु खेदासि होय । 
चेढे ते पेड येथ आश्रर्य काय॥ 
नको जाकळे लोकानदा विवर्ती । 
जगीं सत्य नाचेल निर्दोष कीति 
९9३ ) परामष राजा मज्ञेचा करीना । विचारूनियां दुःख त्यांचें हरीना 
अध,पात हो वेद त्याठागि बोले. 


(१२) *. निजनेमा रक्षिजे बुद्धिवंती. 
(९४)६.)) ** *« *- न्स यत्न तो काळ सत्तेसि कांहीं 
(१७) ** '* ** ** अहा सत्य संरक्षिजे माणमोठें 


(१५) त्याग वध खेद समान भ्रष्टा । 


सुभानंतस्वामी, ]  महाराषट्रकाव्यमकरंद, [५२ 


सुभानंतस्वामी. 


(१) मान्य पुरुषार्ते मरणाहुन । दुष्कींत वाईट बोलती. 
( २) कां जेजे श्रे आचरती । ते ते इतर जनही करिती । 
ते जो कां निर्णय करूनि दाविती । वर्तती ते रीती हे लोक 
(३) भलता स्वधर्म जा असेल तो बरा । परधर्म बऱ्याहूनि निधारा। 
स्वधर्मी दृत्युहि श्रेय जाण खरा । परधर्भ सत्वरा करी भय. 


(४१५६८. १४० नकंमाच्यागंती गहन पॅ. “४2 
(५) एक काळ एक कृतांत । | 
(४६)) ५१० :* -. *« .« * « स्त्यापार्सी जनार्दन. 


(७) होणार गती तेसेंचि होईल निश्चिती । त्या सारिखी सुचे युक्ती । 
आपुल्िये सुमती कारणे | | 
(८) . «« *« ** यथार्थ बोलतां घडती अपाय बहुत । 
परी सत्य न सोडी मी निश्चित ४9९ 


(र) ७ ह 
६०] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 


> १७ 
मारापत. 
आदिपर्व. 
(3) जाइल कवण यमाच्या जोडूनि बळेंचि हात पाशावें ! 
(२) जागे काय करावे निपट कपटनिद्रिता जना अन्ये ? 
(३) जें अज्ञपर्णी घडें अघ आणावे मनांत न (यमा ) ते. 
(४) जो जो इुलभ तों तों सस्पृह वित्तेच्छु होतसे वित्ती. 
(५) जेथे बळगुण तो गुरु शूर बळा भानिती न कुलशीला. 
गुणहीन शाल्मछि वृथा ठघु न ह्मणति भजति साधु तुळशीला. 
९६) जपति जसे पाडाया व्यसनी सुजनासि सर्वकाळ विठे. 
(७) ज्यांत सदन्ने जेवी भंगी हाणोनि दृष्ट लत्ता ते 
न ळतन्न उपेक्षावा शीभ वधावे अशा प्रमत्तातें. 
(८) «-« »«« «“« जो धर्मज्ञ शुद्ध कुळज्याचे 
तो अन्याय करीना. धर्मीच मन भसन्न कुळजाचें* 
(९) (ताह्षेयं हणे ) आत्ममुखे न करिति आत्ममरशसन ज्ञानी. 
(३०) '* *« ०० «« त्यजुनिसुधा कोण सेविती कांजी ! 
(99) त्यांत पळहि न वसावे ज्यांत दुरितभीति धर्म नय नाही. 
उणचरमुख सुखें अवळोाकावी खळमुखे न नयनांहीं. 
(9२) त्यजितीक पंचभूते स्वगुणांसि, रवी छवीस सोडील, 
शीतत्वातं चंद्रहि, शक्रहि करविक्रमासि तोडील; 
उष्णत्व त्यजिक दहन, मर्यादेतेंहि सिंधु ब्लड 2 तट) मरयादेतहि सिथ तोडीला 
१ पाशा जवळ, २ जार, * गरूड, 


मोरोपेत, ] महारा प्रकाव्यमकरंद, [६१ 
घर्भपर धर्भराजहि, सद्धर्म मीतिलाहि तोडील; 
परि हा शांतनव तुझा सुत केवळ ळपण मान सत्य जितां 
मेल्याहि न टांकील माणासि न भीत मानस त्यजितां. 

(१३) तरती मनोर्थाते निजधमीची धरोनि जन कास. 
धर्भे करूनि भजतां होइल हे विषठताहि सोमलता; 
त्यजितां धर्म प्थांत॑ धरिते पीयषवलछी सोमलता. 

(१४ ) तज्ज्ञातज्ञपरीक्षेमाजि पळहि घृतपणे न तेल ठिके 

( १५) थोरांसि नावडे श्रित- साधुत्यागे घडेल कृत्सा हं 

( १६ ) पावेळचि भंगातें मभहि जरि धरील पक्ष सद्रींचां 

(१७) पूजा केंची लोकीं जरि दगंड शिरीं धरी न शेंदूर. 

(१८ ) परिन कथितां भल्याठा हत्ताप उणा न होय. - 

(१९ ) पिकते मोक्तिक मुक्ता-शुक्तीर्ताच, तें न अन्यशुक्तींत. 
प्रसवे व्याधास प्रगी? काय उकिड्यांतही हिरा पिकतो? 
जरि वाढला कुठींही काकाच्या काक कायरे पिक तो? 

(२० ) शरिरंक पढे केसे होतील न भम्गगर्व काळविट ? 

(२१) श्येन कसा जिकावा पक्चिव्वमंद करूनि मशकांही. 

(२२) शठमित्र मेत्रपान माज्ञमते परम विषम रायाठा 
हें घडतां नलगेचि माशारवे इतर विष मरायाला. 
शिष्ट म्हणति दिषटें खरे सुख दुःखद विष्टपीं जसे इष्ट 
किंवा अनिष्ट करिते मित्र तसें अन्य कल्पन किट. 


१ तत-ज्ञ अतनःज्ञ परीक्षा. २ वळाढय़ शूंचा. $ कोकिळ, ४ देव. ५ जगांत, 


६१ ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 


(२२) देडंचि खळ वळे हे तत्व माशूत दक्ष कानांही 
(२३अ.) “« «*« .« «« टेव अन्यथा घडवी. 
(२४) दुजनसहवास सदा तापद्‌ हा काय नरक सामान्य! 
होईल यासि दाटुनि मानधन माज्ञ नर कसा मान्य 
२५) देव मरसन्न नसतां वस्तुसकल भेदिल्याचि परि पळतें. 
(२६ ) ( भूप म्हणे ) बाळ द्सि परि मतिनें वृद्धसा, न बाळकसा; 
वय॒ अल्प पारे अनल्पज्ञान; हणावा असाहि बाळ कसा ? 
( २७) त्राह्षण कणसे खुपती तुमच्या नेत्री न सासंवे काढा; 
युक्तचि मरणाराला हितपरिणामहि न सोसंवे काढा. 
(२८) बहुतप करिता तापस धन्य नव्हे धन्य करिल जो जतन. 
(२९) बांषां कांट्यानेचि भाज्ञ सुखं काढितात कांटा कॉ. 
(६00) ०५५५ असमेजसकर्म सन्मतिस खातें. 
(३१) अज्ञ मुठे कलह करिति, न वदार्वे तेचि बोठति खेर; 
ते चित्तांत धर्रानियां माज्ञे पुरुषे करू नथ वर. 
८ ३२) असतां विधिकवच नव्हे काळाच्याही विनाश कुंतांनी. 
(३३) आण तुझी जाण खरें केला निश्चय नव्हेचि हा टिका. 
(३४) आर्य भरसन्न होती नुसत्याहि हितोक्तिच्या उदारपणे. 
(३५) आहेत कोश हाती लोकांचे रंजवीन मन दाने. 
विश्ववशीकरणाचा घ्यावा नलुगेचि मंत्र धनदाने. 
(३६) आकळिला मृगमद जरि बहुयत्नें वास काय आकळतो १ 


मोरोपंत, ] महारापट्रकाव्यमकरंद, [ ६३ 


लोपे कवि न कवासें पावे ख्यातीस मंद न सुवास 
कळतोचि जाणत्याठा सवे तरुश्रे्ठ चंदन सुवास 
(३७) या क्रौधदस्य तिलके कोण तपोधन जगी नसे ठुटिला? 
_- (३८) [भीष्म ह्मणे] कुलधर्म त्याग नव्हे उचित(मान्य मज आहे) 
हँ सत्कलजांचेंचि सदा स्वकुठाचाराकडेचि मन वाहे. 
(१९ ) कर्मेचि बुडविले जग हे ऐकाविंहि न व्यसन काने. 
इतर किति पाविजेलचि विषये भय नित्य नव्य सनकाने 
(४०) [ कां राज्य वृथा देसी ] कोण्हासहिं यश दिल्हे न दायाद. 
(४१) *. *. *. *: ** ** कटुहि सदु्पेदेश हित जसे काढे. 
४२) गप्त करो सदसतळत तत्काळ दहाजणांत अटकळत 
(४३) ,« *. . . - * पंकी पडला करील काय करी? 
(४४) टा्कनि सार सज्ञा गोळ! करितोस काय गाबाळ ! 
(४५) -. .: :: ** *: ** मळवावें पंडिते न यश, हाणी 
भाणाचीहि बरी परि न यशाची. ( सांगती नय शहाणी ) 
(४६) मारक कळतां घ्यावी उग्रविषाची बळेंचि कां गोळी १ 
(४७) मित्र सधन सधनाचे साजे गोडुग्ध मित्र गोडुग्धा 
( ४८ ) मूर्ख भटतेंचि करिती सज्ननही आवडे न भांडखळा 
( ४९ ) व्यसनी बडवूं पार्हाते खळ ज्या त्या सज्ञनासि हरपावे 
७०) विश्वास खली न बरा सावध व्हा भय घेडे अनवधानें 


२0 000 लनन हहर ५7 पण र... १... मडिकीडी डी ........ 
१ वाईट वस्त्रान. २ क्रोध हाच कोणी श्रेष्ठ चोर त्यानें. * हत्ती, 
४ गरसावधपणान 


व 02. >> अजनी >. २. र. मिति मि 002: अडी... 


६७ ] महाराष्ट्रकाव्यम़करंद [ मारोपंत, 


(५३ ) विद्दत्वे सधनव्वें तुल्ये लोकांत मान सख्यातें. 
झालें जोर्ण विसर जें ' कोण तया मंदनायका पुसतो. 
गतरेंग सुगंध जुना पावे सन्मान काय कापुस तो! 
(५२) विस्तर भय दे नाहीं तरि काळाचेंहि भय नसे गातां. 
(५३) वरि गारसा हिरा, परि त्या कवचें तेज काय हो मळते? 
(५४ ) व्हावे क्रमेचि धर्म्य-व्यवहारीं धरु नयेचि भीड नतें. 
( ५५) भलत्यासीच नृपसुत दं करुनि शस्त्र यश न मळवावें. 
(५६) भूपसखा भूपाचा कवि कविचा धनिक तोचि धनिकाचा. 
(५७) निद्राभंग बरा परि न बरा आवश्यक क्रियाळोप. 
(७५८) न करुनि विचार वदतां पडते शोकांतं मागस ख्यातें. 
(५९) संसरगीही भोगिति दोषीच न दोष आपुले भोगी. 
(६०) सुज्ञं ताप सहावा द्यावा तापमदासिहि न ताप. 
(६१ ) साधु रुतोपद्रवही मतिकूळ न होति ते जनां तरुसे. 
(६२ ) सर्वस्व वेंचिळें परि एक भलेपण जगांत वांचविलें. 
(६३) सन्माणिक्य मणिपुढें गोमेदाचा फिका पडे रंग. 
(६४) सर्वत्र जिष्णु गुरुसा त्या गुरुशिष्यांत एकमात्र उर्णे- 
वृद्धत्व क्षतत्व त्यजुनि पहातां समान सर्व गुणे. 
(६५०) -« *« «« ** ** *. सुविदा नता न कां पावे. 
( ६६ ) सुज्ञांसि झांकिळेही कळति गुणण्यात म्रृगमदासम जे 
( ६७ ) सेवि तया वृद्धाचें मंत्रित हित हित तसें न तरुणाचें. 
(६८) सर्पा अर्पावे जें विषपण येतं तया पया सुरसा. 


१ सख्य. २ प्रसिद्धषणें. « अजुन. 


> 9 / & >. 
मोरोपंत. ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ ६५ 


सभापर्वे. 


(६९) अमिय परि पथ्य असे वक्ता श्रोताहि दुर्लभ स्पष्ट; 
बहु सुलभ मियवदते वाढविती च॒कविती न ते कष्ट! 
(७०) कीं समर्यी न वदावी तरि मग केव्हां सदुक्ति बोलावी? 
(७१) किमपि न वदला बहुधा समयी समयज्ञ मोन्यही धरितो. 
(७२) गीष्पंति पुढे मिरवितो साक्षरता दाखवूनि गाबाळ 
(७३ ) चार व्यसन प्रगया स्त्री पान चूत यांत जो सक्त 
तो धभंच्यृत; तत्ळ्त सत्कत न महाजनांत हु व्यक्त 
(७१४ ) ज्याचं आचरण जसे त्या तसा फलठद काळजीवा हो. 
(४७५) ज्वरिता जसं ससित पय सह्ठचन न दुर्जना तरसते चव दे 
(४६) देतो सभेंत ठघुता जो स्वविषयीं बळेंचि बोळ निघे 
(७७) धरिति शिवेच्छं क्षत्रिर्‍- जन जिकाया परा शरालीला; 
संत क्षेमसि धरिती 
व्याभ्रवरक-हरि-व्याळे-मभ्भतींचा जा समूह हानिकर 
त्याहूनि काम-कोंप- ममुखांचा निपट दुष्ट हा निकर, 
बा सादर अभयाच्या तापस दानींच हानि करवि खरी 
धतिळा धळींत नेउनि ताप सदा नीच हानिकर विखरी 
जी शीर्ती गाधनजळ| सरिता शिरतां निवे करी तींत 
निवतो भंवेशतां जन सर्वहि तसा विवेकरीतींत 


१ बहस्पाति २ विद्वत्ता, & कल्याण इच्छिणारे. ४ बाणांच्या पक्तीला, ५ छांडंगे' 
६सिंहू. ७ सर्प ८ थंड. ९ जिर्चे पाणी खोळ आहे अशी. १० नदी.११ हत्ती. 
द्‌ 


६६] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, ____[ मोरोफ्त. 


नाशी स्वसेवनकरा अन्यजनां ही हणोन कोपानें 
बहु अहित होय, तसं अहित विषाच्या ह्णों नको पानें 
> > >< 

कोपेकुळजे जरि तमे तरि फुगउनि गल भानु गांडावा 
महिमा क्षमारताचा बहु तो श्रीवलभान॒गां गावा 


*(. टे 


(७८ ) आते वेयगृहाठा गुण यो कां भाक्तने न यो जावें 


(७९) *-* -* ** न॒कुनेत्रेंजायरूप,कुज्ञाग; 
ज्ञानासि ठोचनाहुनि फार जपावे हणानि सुज्ञानें. 
(८०) *.« *-* प्रभशीं हट करितां पावशी कशा लागे 


(८१) बळवान्‌ वक्ता असतां होय अधर्महि सुधमसा ( धन्य ) 
दुर्बळ वक्ता असता धमहि होतो अधमसा (कन्ये ) 

(८२) ( ळष्ण ह्मणे गा भीमा ) मतिबळ बळ हंचि मान्य सुकवीतें 
भजबळ त एखांदे समर्यी तत्काळ ओठ सकवीते 

(८३ ) मरणार्‍या रोग्याठा काय करिल जाणता भला वेद, 

(८४ ) म्धतेचि मूढ पाहे पहात नार्ही पार मपातातें. 

(८५) राया कुलार्थ पुरुष, य़ामार्थ कुळहि समस्त सोडावे; 
ग्रार्माह देशार्थ, मही . आत्मार्थ; वृधे भठेचि जोडावे. 


(८६) ... -- मधुन सारविठा केवळ वरि मात्र: गोड वाखरंची. 
(८७) सुप्त व्याप्रासि नको ठावे दार्टने शुंग. -. .. 
(८८) ** *:* ... समथ न कोणीही सज्ञ भावि टाळाया. 


१ रोग्याने. २ चाबूक. ३ पववताच्या कडय़ाळा. ४ वस्त्रा. 


मोरोपंत. ] महाराष्रकाव्यमकरंद, [ ६७ 

(८९ ) संसर्ग भोगावे पुण्य जसं साधु हो तसें पाप. 

(९०) छळकासि कवि न शापिति; देते जड कनक काय हो गाळी? 
पाळी जो त्याशि मधुर इक्ष तसा त्याहि अद्य जा गाळी. 

(९१) लाभ नस तापवसे ज्यामध्ये तो कुसंग सोडावा. 


वनपर्व, 
(१) अचल करींच असावा व्यवहारी शब्द संगरी सदसी. 
(२) क्रोध असावा समयी केवळ वश चित्त न क्षमेला हो. 
(३) काय न दगड तपस्थो भिजला वृष्टींत तापला ऊर्नी. 
(४)॥७६॥॥ ७-०" कायपरासत्याचा ठाजाव 
(७) कामा क्रोधा लोभा अनुसरतां लोक फार बा ठ्कले. 
न करावा सद्ठेष, रख्वहिता देऊं नयेचि पाठ कले. 
(६) कोणाहि कुळांत नसो निज बाळकघातहेत म्हातारा 
*(_७) ळप्णा हांसोनि म्हणे भामे मोहावयाशि पतिला जे 
मंत्राद्युवाय करणें या श्रवणे बहु मदीय माते लाजे 
प्रेमे पतिचरणांशि न देउनि दे हात तायिताला जे, 
ते स्त्री न रुचे पतिठा; कीं तीतें आततायितौ लाजे. र 
णें वशीकरण हे-करित्ये जेणे कधी न कोपति ते; ' 
सर्खि तूंहि असाच करी; मद मत्सर दाखव नको पतितें. 


0305625222... ळा कन्नन 


१ चांगळें खद्ठ. २ घातकीपणा. 


६८ ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 


पतिपरंमश्वरचरणा जी तत्सेवार्थ न नवशी करणें 
ती मुग्धा केशी गे वळ्वील स्वामिमन वशीकरणें. 
(८) --« *« ... ** गुरुधिक्कारेंकरूनि पाप उसे. 
(९ ) घूका दृष्टीत नको सर्वे जगत्तोषहेतु परि सवितो. 
(१० ) खळबोधश्रम निष्फळ. 
(११ ) जाणति न सांगतां सुख असुख परांचें जगीं सदा सम जे. 
(१२) जयहेतु काय होइल अहिला बलयत्नकोटि केकि रणीं. 
मिरवे मकाश तिमिरीं खद्योताचा, न तो टिक किरणी. 
(१३) जें कर्म धर्मशर्भड त्यासचि संपादितो भला देहे. 
(१४) ज्या कर्मी योग्यत्व खामीरचें तें न सेवकांनी काँ. 
(१५) «« * दुर्बेळीं न कोपावें. 
( १६ ) दायादांचें दर्शन घ्यावें काशास ताप साधाया. 
(१७) दे घेन॒ दुग्ध धांउनि वत्सा; इतरां तदर्थ बळ लागे. 
(१८) शास्त्राभ्यास खरा गुरु समयीं रक्षी न मानसा चकवी. 
( 9९ ) शिरतां पाताळबिळी दीपहि पाविळ कां न रविमान? 
(२० ) ( धर्म म्हणे रे भीमा ) शरणागत रिपुहि रक्ष्य सन्महित 
बा जरि घंडेल भीता भय दान जगीं तरींच जन्महित. 


न सहावा अन्यळत ज्ञातिपराभव बुधें उग रचितो 
जन्मुनि सुयशासि न जो जननीयोवनवर्नी कुठारचि तो. 


१ घुबडाला. २ सूर्य. 


मोरोपंत, | महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ ६९ 


(२१9 ) व्यसनीं भल्यासि पाडी खळ, हरिणा व्याध जोवि पाशांत. 
(२२ ) विद्या दुष्टी भय दे. 
(२३) व्यसनी हेरिहिबेड बळ न पहातां पाहिल्यासि अविहि तरे. 
(२४) विस्तर भय नसते तरि वर्णाया काय सुकविला पखा. 
(२५) -. *- :* भाणाहुनि रक्षिति सव्यत्रतामति ज्ञाते. 
(२९) पूज्यासि दुःख सांगुनि अस्रतनदनिमभ्नसा निवे दीन. 
(२७) परमापेदेतही मति धर्भीच रतो अशिक्षि्ताच देवा. 

( ज्रह्मास्रहि स्फुरो हे ) द्या गुरुजी साधुची घडो सेवा. 


(२८) ... ... ... ... "० पाडी भ्रांतींत पामरा भरण. 
(२९) भावि कसें टाळावे लोके मारूध कभ त्दतसारें. 
(३५३१ ** भल्याच्या व्हदयीं परशोकवन्हि शोचि शिरे. 
(३१) **« ... ** भोळ्या नरा वणिक दापी. 


(३२) मातेचा असेहहि होय यशोहेत साधु रामाला. 

(३३) प्त्यु असो परि वंचन करूनि सुघेच्या जिणे नको पानें. 

(३४) मरण बेरें यश ज्यांत श्रेष्ट न त्याहूनि राज्य सामान्य. 

( ३७) बापाशिं बाप न म्हणे ऐशाला काय होय आजोबा. 

(३६) बा गा धर्माच्या तो कोणी सोडूं नयेचि कासेते. 
निष्फळ होती मेघें त्यजिलीं आल!हि जीविका शेते. 
निजहितकर धर्माचें कुशलें विय्व॑ नथेचि मन कांही 


१ सिंह. २ मेंढा. ३ तेज. 


१७ बाश” य 


७० ] महाराकाव्यमकरंद. [ मोरोपंत, 


यापरि पोषण पाठून लालन करिजे न अन्य जनकांही. 
अंभोदास£पहाती नेशी पसरूनि नित्य आ शेर्ते, 
धर्मासि तसां भूते; करि पूर्ण समर्थ हाचि आशेतें. 
साधु म्हणांत जो न करी धर्माशी नीतिशीं विरोधा त्या 
रक्षी व्यसनी तदितर जन उद्कां लोष्टेसा विरो धात्या; 
म्हणऊनि अनुसरावे सुज्ञे न क्रोधलोभकाममता. 
पतनार्थ कां अहंता पोषावी गा तशीचं कां ममता! 
(३७) स्वपरयशोवाद्धि रुचे सुजनांस स्वपरकीतिहानि खळा. 
(३८ ) संसार दों दिसांचा यश जोडी जो कुलीन तोंच तरे. 
घ्यावें बरें हणोन स्वपरमुखें ते कुलीनतोचिते रे. 
भ्राते साधु यशस्वी शस्त्रास्रज्ञ मसिद्ध वासवसे. 
प्मचि तेज्यांत सदा श्रीगुणगणरसयशःसुवास वसे. 
( ३९ ) सत्य मिय हित वदती शुद्धात्मे न धरेतीच नव रीती. 


(४०) *« ... ** *: ,.. साधूत्कर्षे असाधु कां मरती १ 
(४) ) सत्संगीं न शिरे बा लवमात्रहि ताप; जेवि न दैव सैर. 
(४२९) .. ... -< ... ** स्वगुण ख्मुखे वदा नये राजा ! 


४३२ ) सुयशोग्रतासि पसरिति अमर न पसरी काय नर हाता. 


( ४४ ) सन्मति अपवादाभी करणीच्याहि न वधू तशि बिभ्याठा- 
(४५) सोशील मृत्यु परि गुरु शरणागतताप पळ न सोशील. 
(४६) साधत्कर्षासहनत्बे केव्हां कोणते न खळ मळले. 


(४७) संत झणति --_ हत सणात संततिहुनि संसारी प्राज्य सार सत्या गी. 


"१ टकुळसा. २ ब्रह्मदेवा. & कुलोनतेला उचित. ४वप्नावा.६सतेवरांत वाणी. 


मोरोपंत. ] महाराषट्रकाव्यमकरंद्‌, ७१ ] 


(४८) हंसीं हंस बकीं बक मिसळे; जन ओढितो स्वजातिकड* 
(४९) हय्थेंगवीन जेसं सुरसिक रसनेंपुंढं न तेल टिके. ; 
(५०) हांसत कभ करावें भोगावे रडत तेचि परिणामी. 
(५१) होते सद्धर्मीच्या कासेला लागतां सदा शिव हो. 
(५२ ) छोकां महोत्सवभद॒ तोचि सदा; त्यांसि पाडवा नलगे. 
(५३) न बुडविति न वा तार्रित चित्रें बखीहि ओआड-नावांची. 
(५४) धमभंन्याय त्यजितां तेजस्वीही तमी न रविहि तेरे. 
(५५) धर्मासि करि वरि ल्वे मात्र शिरे दृष्ट अंतरी न मनें. 
विराटपर्व. 
(१ ) झाले बहु, होतिळ बहु, आहेतेहि बहु; परंतु यासम हा. 
(२) खळल्द्य साधवचनें दुखंत्रे न सुतभ लोहशंकुशतें. 
(५) चुकतें भावि तरि सुखा सुज्ञ श्रीकांतदास कां मुकत! 
(४) तारुनि परासि तरती हरिजन. 
(७५) टाकिति न बाहरेंगे फळ नीरस हणुनि निपुण पणसाचें. 
(६ ) दुःसह कामविकार स्त्रीरत्नास्तव सरा नरा होती. 
(७) .« .. ** *-* धीरा भुलवील काय तोकवंच! 
(८) धर्भन्यायोचित जें तेंचि सुभाषण मनासि उद्धव दे. 
(९) न करील कां पित्याची दुर्गतची माउली सुरा माती. 
(१०) नेणे जनमन साक्षी विश्वाचा एक जाणतो शिव ते. 


१ लोणी. २ कल्याण.  आडांचीं. ४ नोकांची.णबाळकाचे भाषण,६दर्ष, 


क सवपय्ससपपवेससर्यय[यीो 


७२] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 
(११) ** ** ** न जये होय खंळांच्या कधींहि सुख हितुला 
(१२) नीतींत तसं खळमन जोवं नरळांत श्वबपुच्छ सामास. 
(१३), ** ** ... ** मियहि जीवित वीरा. 


(१४ ) भाणरहितहो परि पळभरि मानरहित कर्धी सुयोध नहो. 
(9१५) फारचि बरी निरयर्गाते पखशता शतगुणें करी जाच. 
(१३६) ... *« *- ... बुडती तरि भजति नीच कायातें. 
(१७) बोधीं बाहेर निका होय परि नव्हे निका मनीं चपळ. 
(१८ ) बहु कर्भ करी पंडित कथनावसरीहि थोडकेच वदे. 
(१९) बुडत्येहि सदहितांच्या बहु थोरांचोहि कौति सहवास. 
(२०) मेले दशाननादिक तरि वश होतात नीच कामातें. 

(२१ ) मी मभ॒ ह अज्ञपर्दी की कूर्पी बसुनि मानिता सरड. 
(२२) मी विजय असें तु्जांच न सकळांही कोरवांसि वळवीतों. 


(२३) ... *« ** ... रिपुसम असह्य गर्द नाही. 

(२४) व्यसनी जरि गडबडते साध तरी त्यांसि सज्ञ कां गाते! 
(२५) वर हि वरायास पाहिज समज. 
(२६ ) शय्ये्वार न पडाया योग्य रणक्षितिवरीच हा काये. 
९१२७) .*.- ... ... ... सीतेसहि सोडिठें न भोगानें. 


(२८) सुचली युक्ति करावी मग जरि देवें न होय शोध न हो. 
(२९) सन्मन अनृता भीते जोवे कुठारायुधा समस्त वन. 


१ चित्ताला. २ गुद्ध, ३ रोग. ४ संकटी. ५ देह. 


टब 
क 


मोरोपंत , ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ ७३ 


९३०९१७ ७५.५६. *. सुज्ञांही ऐकतांचि डोलावे 
ऐसेंचि बोलणें जरि तरि पुरुषाने दहांत बोलावें. 
( ३१ ) साहे विविधोपद्रव वाहे पटी चर्तुविधें भर्ते; 
आहे उगीच, ( कर्णा ) न कधीं बोलोनि दाखवी भ्‌ ते. 
जाळी ज्वलन न बोळे न वदेचि जरि भकाश करि तरणी. 
न वदोवि कुलज पुरुषहि आले स्वयश: मकाश करित रणीं. 
(३२) सुळ्दूक्ता हितकामं धनकामे नड हणों नथे परिसा. 
(३९) सरदसि परिस्फुटे शब्दचि कार्य कराया समर्थ सदसिंपरी. 
(३४) अद्भत कर्म करुनिही बान वदति एकही वच नयज्ञ. 
(३७) अरिच्याहि सहरूणांते भेमे वाखाणितात सुज्ञानी. 
खळ हो मग वर्णावा कांन जगन्मान्य शिष्य सुज्ञानी ! 
उद्योगपवे. 
(१) आलें असे कपाळा कां निदुनि हंस वायसां गावे. 
(२) आलें असे कपाळा कां खभुजांशी स्वयेच भांडावें. 
(३) आला कोप जऱ्हितऱ्हि न सोडिति सहज क्षमेसि सुरसिक ते. 
(४) अन्याथयें मेळविळें देतें न करूनि वाणि हानि धन. 
(७५) कोणीहि सदुपंदेशाप्रत लवहि माशितां कर्धी न मेरे. 
(६) कामें कोपे ठोभें नागविठे अमित यांस जे भुलले. 
यांच्या कुदृष्टिपाते तेजस्वी पुरुष हीरही उल्ले. 
(७) केवळ हितोक्ति कत्या भासे त्या काळदृष्टि ज्या गांठी. 
(८) *. -.. ... ... कोण करील सावधान भत्ताते ९ 


) सभेमध्ये. २ स्पष्ट. ३ तखार. 


७४] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 


(९) करिती सवस्वार्चे परि न यशाचे स॒व्रद्धि मातेरे 
( 9० ) चित्त प्रसन्न नसतां उपचारायह नव्हेत 'जाचकसे. 
(93) खळल्ददय शून्य केवळ शून्य असे व्यर्थ कां नभा गावे. 
(१२) ( विदुर झणे ) जो आस्तिक, गुरु वेदोक्ती जयास विश्वास, 
मीपण ज्यासि न शिवलें,--तो पंडित मान्य होय विश्वास. 
दुलभ वस्तु न वांछी, न करी जो नश्वस्तुचा शोक, 
आपत्तींत न मोहे,--त्या पंडित ह्णति जाणते लोक. 
विद्या नसोनि उद्धत धन नसतां जो उद्‌रपण बाहे, 
अर्थासि नीच कर्मे जो संपादावयासि जन पाहे, 
नसतां लाभ यशाचा दाटूनि करी परार्थ जो यत्न, 
भित्रार्थी कपट करी,--तो साक्षात मढजनशिरोरत्न. 
मित्रत्व दे अमित्रा, जो मित्द्देष दृष्टकर्म करो, 
तो मूर्ख असें हणती पुरुषपरीक्षा कळे जयांसि बरी. 
(१३) त्या काय टंक भंगिलळ घनही भंग शके न हीरा ज्या. 
(9४) दुःघ परासि न द्यावे, सत्य वदावे, क्षमा न सोडावी; 
: जोडावी कोत असी कुलरीति तुम्ही कधीं न मोडावी. 
॥ (१५) -. *. दुरभिमान न बरा देईल धनपति करीहि खर्पेर हा. 
(१६) अमवी श्रमवी मळवी पळवी सत्कीतिला दुरामरह रे. 
सेव्य सदुपदेश सुधा- ग्रह असदुपदेश हा सुरागहेरे ! 
९३१७) -.« *«« -« नवळतिते ज्यांसि काळ करि पक्त. 
(9१८) निजधर्माश्रित न बुडे (१८) निजधमाशित न बुडे निजधर्मच्युत कधीं न अधम तेरे. 
१ खापर, 


मोरोपंत, ] महाराषट्रकाव्यमंकरंद, [ ७५ 


(१९ ) भैंदाचे स्वीकारिळ कवण विचक्षण अमूल्य निष्कपट. 

(२० ) मधुर वदा भियचि करा मभुपूजा परम शुद्ध भावाने. 

(२१) पडतां गांदि गतंश्री होय शशी दोष काय हा रविला 

(२२) पुरुष कुलार्थ, ग्रामा करितां कुळ, तोहि जनपदा करितां, 
आत्मार्थ भू त्यजावी, असि नीति. 

(२३) बाहेरि गमे नीरस परि अंतर मधुर पूत पणसाचें. 

(२४) बहु जनवाद अनावर वेग न रोधीळ कोण तोयाचा. 

(२५) वरि बवा आंतन जा तो काय करील काम लठाखोट! 

८२६) ... ** वाखाणिल सद्रसना आपुल्या कशी महिस्या ? 

(२७) होईल काय हंस न्रह्याच्याहि बसला बक विमानी ? 

( २८) होतो मदांध जो त्या स्वहित अहित कायगा कळे नागो! 

(२९) हरि कोपतां गजांतहि शिरती मग कां न हानि मेषांते ? 

(220 सत्सख्ये संकटी कुजनहि तेरे. 

(३१) .. :: ... संखे जे होती फिरतांचि विधि बथा पर ते- 

( ३२) सदहितजनसंपॉ्के सुरुताची होय मृत्तिका ( राया !) 

(३३) सार्मचि कार्य होइ जरि, तरि युद्धासि काय कारण हो? 

(३४) सूक्ष्माहि रविकरांहुनि बहुत तमा काय कांकडा खातो. _ 

( ३५) धर्भन्यायविरोधें कोणाचेही न इष्ट साधेल. 

(३६) धर्मीश्रित जय पावे न अधर्माश्रित; न यांत संदेह. 


1_2न्ममम्क्क्न्म्क् सन्त ्याा्काका्कक्यात काक क्या 


१ निस्तेज. २. हत्तीला. १ मेंढ्य़ांत, ४ दात्रु. 


७६] महाराप्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 


भीष्मपवे, 
९३) को गोष्पदीं बुडावा लं्घुनि रामार्णवा अगाधा त्या. 
९२ ) एक्या सदुक्तिने जी सुगति घेडेती न कोटि शिबिकांही. 
(३) करितां साधच्छेद स्वोच्छेदचि होय हो यश न राहे. 
९४) कोण तयांतें मारिल ज्यांचें जगदीश परम तो कवच. 
(५) नखहि नको ज्या कार्या त्या काढावा कशास करवाले. 
(६) पावे न सूक्ति कुजनीं हतभाग्य जनींहि सुरभि मानातें. 
(७) बुडती व्यसनी थोरहि होतां दुष्टांजनां पळ सहाय. 
(८) राहेल कसी कोस्तुभ-मणिपार्शी माणिकांत झिगझिंग जी. 
(९) व्यसर्नी तेज न सोडी कुठलजव्दय पावकांत भाणिकसें. 
( १०) वपु न बहुत पोषावें यशचि सदा खाय ज्या न कीनाशे. 
(११ ) व्हावे शस्त्रेंचि रणीं वीरांचें गलित वपु न रोगाने. 
(9२) क्षद्र नदी जसि धरिती न धरि तसा दुरभिमान सागर गा. 
द्रोणप्वे, 
(3 ) आत्माहि उपेक्षावा परि रक्षावाचि बोळ संतांनी. 
(२) ... ..>< .. आपण लाउनि पोषुनि तरू न कापावा. 


९ ३) उपदेशासि न वळतां कोणीही न शुभ लाभला भागे. 
७०... ७७.) उरे धनलोभें भीति नीति न ब्रीडा. 


१ तखार. २ यम, 


मोरोपंत, ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ ७७ 
(५) -* *:* ** > अंधनाचें जेवि बायको न करी. 


(६) अनुकूल देव असतां न समर्थ करावयासि हानि यम. 
होतां त मतिकूल भबलहि दुबठचि होय हा नियम. 
(७) *«. ** ** अमभिमानें कोणकोण न ठकविला. 
(८) .* ** _:*:* काढिळ नसतां माने मोह काय बापडे. 
बांकेल ताजव्याचें भारावांचूनि काय बा परेड. 
(९) कीं भंगतां मतिज्ञा मानधनें अभ्नि वा हिरा खावा. 
(१० ) कां नवठास नव्हे घट कर्ण ग्ठीं जरि बसेल कानवळा. 
(११) ज्या कालाच्या वदनीं भेरू विरे त्यांत कां न पूरथुक विरे? 
(१२) ज्या वाटेने गेळे गुरू धरिती छात्र त्याचि वाटेंत. 
(१३) तेजस्वी नच वांके; स्ीकारिल केसरी कसा जीन ? 
(१४) ते धन्य पुरुष धर्मी नेणति आयास भीति आळस जे. 
(१५) दैवत्यक्ताति शके न सखा न किता न माय ताराया. 
( १६ ) द्रवतेचि देव असतां निश्चय नसतां मनांत निवेद. 
(१७) .. -.: ** _ ** पुवोत्कर्ष कुढे न कुमिता हि. 
(१८) भावंड बुद्बुदांचें वपु अति नि'सार मित्र फेसाचें. 
(१९ ) मृत्यु हरितसे सम्या अमरांसहि; कवणं मृत्युला चुकवी! 
(२०) राजाने राजासीं भांडावे, तदितरांस वरजावें. 
(२९१) श्वश्नूकर र्जाव शिरे गेहीं जरि न हणती खुना सीर. 


१ पोहा. २ केटाळा. १ दुःख मानी. 


क” 


७८ ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत 
(२२) शूर भुजांनीं क्षत्रिय, शब्दांनी विभ, पार्भ चापानें; 
केवळ मनारथांनीं कर्णा ! तूं शूर न मतापानें. 
( २३) सोडावी प्राणाची परभुचीच प्रीति पूर्ण नोडावी. 
(२४) स्वजनपरित्राणाहुनि अन्य त्रत मत नसेचि आर्याला. 
(२५) सावध हो, बा व्यसनी पडतो साहस करून कोपरत. 
(२६ ) सोसे कुलजा मृत्यु न अयशाचा सोसवे चुना नाकी. 
( २७) सोडावे कुळजांहीं जीवित समरी, न शस्त्र सोडावे. 
मोडावें आप्तभचन अयश शरीरार्थ कोवे जोडावे ? 


(२८) *% ८८ ४० -» 'विफ जस दुर्जनी  सुपदेश. 
(२९) वीराशयासि वीरचि समजे, नमजेचि न सम जो नीच. 
कर्णपर्व 
(१) वर्षीवर्षी नविन वृद्धिक्षय सिंधु हेचि बुधरीति. 
(२) *« ** ** कवि शोकाब्धी धतिछ्ठवें तरती. 
(९॥/ क: १ शुद्ध यशश्री कधीं न वरि सोंगा. 


(४) कोठें कवणा आठे यश करितां कर्म आग्रहें खोटें ! 

(५) करुनिहि अतुल पराक्रम न वदति कांहींच शूर. हः 

(६) अवंधीरणाचि करि तें मानधना दुःख ज्या नसे आंधी. 

(७) मभुसी वेरहि करितां दुष्टहि पावे भसिद्धिला ठोका. 

(८) "* --* श्राव्य स्तव्यहि रिपुगुगहि गुणज्ञमंडळी होतो. 
) वृष्टी झाढळी अथवा न झाली तरी, २ धैर्य होच कोणी नोका तिने, 

३ तिरस्कार. ४ मर्यादा. 


मोरोपंत, ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ ७९ 


(९) .« -. सिंधु शुक्तिंगर्भी मोक्तिक उपजे नदींतही असती? 


पुष्कळ सिंप्या, परि तीं त्याच्या उद्रौं न मोक्तिकें वसती. 
(१०) -* ** *:* ** दोणारा पुढें न बळ चाले. 
९११) ईश्वरवरांनुकूलें देवे होताति कामना पूर्ण. 
(१२ ) शशमंडळांत कोल्हा हणतो मी सिंह, वल्गना करितो.-- 
जोवरि न पाहिला गजमुक्ताफळकवळभक्षिता हरि तो. 
(९१) *-* ** * * गुणवहूण जाणे गुणवंत, अगुण नेणेची: 
भ्रसवे तीच अभिज्ञा ( शल्या ) तेसी न वांझ वेणेची' 
(१४) विध्यासि भरु मेरूसि विर्ध्यांच जाणें न अन्य नग नीच. 


(१५) *«. '- ** ** भेले भ्रमतां पथ दाविती खळाहि तमीं. 
(१६) निवेडे निकर्टाच वर्णे दूरसर्माच पक्ष पुष्प पळसाचें. 
(१७) .,« -** * - उपेक्षा व्यसनी अरिचोहि न करिती संत. 


(१८) पाहों नर्याच आंगीं बळ असतां दीन जंतुचा अंत; 
_ _ ऐस सत्पुरूष व्रत. पि वि *्* 

(१९) धनदाचिही नसे मग अन्याची काय निस्पृहा परवा. 

(२०) दुष्ट परच्छद्र जसें पाहे तेसें न आपुलें पाहे. 

(२१ ) जरि पापदेशवासी तरि न करी पाप सर्व जन कांही; 
नित्य खळांतचि असतां साधु खळांच्या गुणा शिकत नाही. 
पंकांत पम न मळे; काकांच्या दुर्गुणा शिके न पिके; 
चंदन परगंध न घे; होय तृणामाजि तृणचि काय पिक. 

(२२) पंजरूद्ध व्याप्राभति लोक विशंक भारितात खडे. 


ले का चता पडा न्ललयायडद > 


9 कोकिल. 


क 
८० |] महाराषछ्रूकाव्यमकरंद. [ मोरोपंत, 


(२३) .. «« .. --. «<« कलाही कुलटा अभजिक गरतीस. 
(२४) जागा दाटुनि केल्या हरि वांचाया नसे गजा जागा. 
( २५) ग्रह आधीं रक्षावे अयशाहुनि अधिक काय काजळ ते. 
(२६ ) श्रम तेजस्वी गणिते तरि मरत्यत्वी अमर्त्य कां गमते? 
(२७) जरि दु्दशाचि तरि हरि आठवता दुर्दशा न शोभा ती. 
(२८) हणती बुध मतिज्ञा वचन करावेचि जतन. .. .. ०» 
(२९)न लघु सुगुण न गुरु अगुण तुलसीची सरि न शाल्मली लाहे. 
(३०) जो युद्धपराऊमुख जा शत्रु नव्हे जो रतांजली भ्याला 

पळतो मभत्त शरणागतही जो न भिती भले त्याला. 
(३१9) जो सत्याचा वक्ता साधुचि तो यांत संशयचि नाही. 

बहु पूज्य सत्यवादी त्रिजगी उपमान त्या नसे कांही. 
(३२) मान्याते “ तूं ” हणतां करितां अवमान होय वध .. .« 
(३३) अपमाने गुरूचा वध होतो शस्त्राविर्णेचि तंकारें. 
(३४) करिल क्षमा क्षमाधन निवतें सुजनमन नमन करितांची. 
( ३७ ) परनिंदेनें पखध आम्मस्तवनेहि आत्मवध होतो. 
(३६) गरजहि हरिपुढे न जगति रक्षीति कसी स्वजीविता शवानें ! 
(३७) मित्र सहज एक दुजें साम दानें करूनि मित्र तिजें 

चवथे हित मतापें मित्र मिळे, .. .. .. .. 
(३८) कटु परि हितकर -.. * पि 
(३९) न सुखद दुराग्रह सखा हा सर्वा$नथ गेह ढक 
(४० ) गिळित गजा5जगर-गव्ये पाहे शाशमांस घांस लागाया. 

१ व्यमिचारिणी स्त्री. ९ तूं. या अक्षराने. ३ ज्यानं हत्ती गिळिला त्या 

अजगराच्या गळय़ास. 


: मोरोपंत, ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [८१ 


(४१) *-.. *** जय कैंचा साधुजन विरोधानें १ 
(४२) ज्या लाभ हानि जेथें नेतो बांधोनि काळ दाव्यांने. 
(४३) *“« रजतोसि न.पाविजे तला कथिले. 


(४४) न परबॅळे विजयाथी इच्छिति जय निजबळेंचि. «. 

( ४५ ) नीच व्यसनी बुडतां निदिति देवासि, न स्वकर्मातें. 

( ४६) साधु न हाणिति अरिला पाहति अधृतायुध व्यथाकुल जा. 

(४७) जी कीर्ति पूर्वजांची बुद्धिमती करिति पुनरपि कवी ती. 
यश॒ बुडवुनि अयशाते सुकळक्षेत्रांत कुवर पिकवीती. 

( ४८ ) दुर्व्यसन राहु गिळितां पुण्ये सज्ननरविमभा वांचे. 

(४९) विद्याभाग्यबळपेदे अन्ये नयरजनासि गांजावें, 
देउनि शोक स्वजना जोडूनि जगी अकोति कां जावे £ 


शल्यपर्वे- 
(> *«- संसारी सुवेचाचें ग्रहण जसे संगरांते वमोचं 
(२) ८«« *-- श्रमल्याविना न जय जोहे. 

गदापवे. 
(५) .- *.. व्यवहारी धरू नये भीड. 


(२) अधिक बळीहूनि रती. 
(३) बळ असल्या दावावें मथम विकत्थेन समग्र वजीबें. 
(४) जो कर्म जसं करिता तेते सुख दुःख भोगितो लोक. 


१ स्प्याशीं. २ चांगल्या वचनाचें. ९ युद्डांत. ४ कवचाचे. '५ वडबड. 
द 


८९] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 


(५) दुरतिक्रम काळ असी वृद्धोक्ति. ... 
(६) सर्वस्वहानि सोसे मभुहानि कुळजमना सहावेना. 


(७) ___ ““ स्वजन वियोगा अते नसे क. 
स्त्रीपरवे. 

(9) धर्माधर्म हिताहित इत्यादि विचार कायसा कुपितो. 

(२) *१*  येतोधमस्ततोजय. 


( ३) निज धर्मच संसारी मुक्तीचे हेतु सूनु गतीचे. 
( ४ ) मन मातेचे चिंतुनि अगुणाहि परता मुलास कळकळतें. 


(५) *** व्यसनी सत्य बोलका तरतो. 

(६) *“** विधिनं लिहिले चुके न अक्षर तें. 
शांतिपर्व. 

(9) गजमुक्तांचाचि हरिस अन्याचा तोवि दे न चव घास. 

(२) *““ जो धीर 


तोचि धरेतें भोगी विद्वान्‌ विख्यात विक्रमी वीर. 

( २) दुष्टटमन अपलायन युद्धा द्यावे, सदाश्रिता दम. 
राजांचा हाचि परम हेतु .अशेषार्थसिद्धिचा धर्म, 

(४ ) क्रोध क्षमा अनुग्रह विग्रह भय अभय दान आदान 
जथे तो धर्मात्मा होय इतर पाच ४4३७-५० हिता, 


9 रागावलेल्यास. २ जिकडे धर्म तिकडे जय. ३ बेधाचे. ४सुख. 


मोरोपंत, ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [८३ 


(५) कळ्वावें वैद्याला दुःख, कुशल तोचि संहरायाल्ः 
(६) श्रीगुर्चे उतराई व्हाया.नमनाविणें उपाय नसे. 
(७) ऐसें तेज कवण जें न्राह्मणंतेजास देडवेना ते. 


अनुशासन 
(9) तो काय जन जयाच्या धन्यत्वे हर्षी मरू नाहीं ! 
की *** लज्ञाकर जेवि परपटोपभोग परिटांचा. 
(३) *“« गुणहि अगुण होय जो न दे तोष. 
अशवमेधपव. 


(१) रसिकें तेळ न खावे मिळतां नव विपुऴ घेनुचें आडैय. 

(२) सासू करी उपेक्षा त्यागीना स्वविनयासि परि सून. 

(३) गोडी कळतां मर्धुते जसि मासी वारितां बहु न सोडी. 

(४) रसिकपरीक्षेत.जसें सरसव्वें घृत तसें न तेल ठिके. 

(७) उपंदेशासि मति,जस्ती गीतासि ग्रगी तसीच वेधावी. 

(६) जो मभ॒ अरक्षक तया घेऊनि सुतपसहाय शापावे. 

(७ ) कोपवश पुरुष निजतप शापुर्नि वेंची न कोप हा साध. 

(८ ) भलत्यासि संशयाने भेमाचा भंग भार्गवा होता 

(९ ) विधि रक्षिना जया त्यां कोण कुशल करिल वस्तुला जतन १ 
(9१० ) जेथें आकृति तेथें वसति सुरण हमणति कवि वथा कायं 
(99 ) उवडोल जो कपाट स्वर्गाचे ती जिर्वी धरावि किली 
हह पपपपण्णाकककटयणा ककतधणहका प ला टकयर्यान ता म य आजी 


डी 


.) साता. २ दुसऱ्याच्या वस्त्राचा उपभोग, 3 तप. 


८४ ] महाराषट्रकाव्यमक रंद, [ मोरोपंत, 


(१२) *** सद्धक्ता करवी धन लोभ मभु दयांछु दाकवितो.. 
(१३) ज्ञात्याठा ताप वश . अन्य शरीरांत परि सकळ कळतो. 
करि साधु त्या अतिथिची आम्मकुटुंबाहि परिस कळकळ तो. 
(१४) आतोंच्या कां देइल धर्मज्ञ न हाक विभ सादास ? 
(१५) *** येते भोगाति तेचि ज उप. 
आश्रमवासीपवे, 
(9) तो फळपात्र नव्हे कर जा सिचायासि आळसे वेला 
(२) त्यजुनि मणि पसरिठला कर हतभाग्ये फुटकियाहि कवडीळा, 
(३ ) देतात शर्करेचे भिन्न झणुनि काय भिन्न चव घांस 
(४) *< फिरतां वज्ञञासि तृण करी दिप. 
(७) तरुणपणीं गोड पूढे वृद्धपणीं विषय ते सपक सारे. 
(६) सत्कर्म योजिले जे नेती सिद्धीस संत, राया, ते. 
(७) सुज्ञ पुर्ष एकहि बहु, राजा, न बरे सहसही मूढ, 
(८) वंध्यत्व लिहो भाळी विधिचं कदपत्ये न करकंजे लिहो. 
(९) विसरति अपकारांत॑ उपकारांतंचि साध आठविती 


(१०) व्हावे कशास ते बा आप्तांची जें न करिल धन काजे, 


९१9११) भवना न वनींच सरत 


(9२) भीता अभय, क्षुधिता अन्न, अनाच्छाटदितास दे वात 
वेड! सवे तपार्हानि हेंचि करील समसन्न देवास 
2 निक ०100 126 मिले णात ह: ब्यकत 290 
१ पेर्ळेळे. २ देव. > वेचव. ४ कुसतान. ५ क्ररकमळ. ६ वस्त्र. 


मोरोपंत, ] महाराट्रकाव्यमकरंद, [ ८५ 


(१३) कविस रुचे घालावें विषथंसुख करूनि घोर तप डावे; 
मढासि आवडे बहु जेउनि.सस्त्रीक घोरत पडावे. 
(१४) ज्ञात्यांनीं नच द्यावे शोकः्याघराननीं वृथा नरडे. 
मोसलपर्व« 
(१) विपरीत देव होतां विपरीतचि मत पहा कसें रचितें. 
(२) ज्ञाता सुरसज्ञ सिता इक्षरसीं एर काकवी लाहे 
(३) *- निजदुःख भल्याच्या न बहु सुव्हुःख तं मतिस खाते. 
(४) धन होय भभुचे हे तुमचें ठोभे न आंधळे मन हो. 
(५) विधिगति दुज्ञया वणिलीच.थोरांनी.: . 
(६) देता तसेंचि घेतो फिरूनि हिरूनि सवेकाळ बाळकसा. 
याच्या उतरेना जन सितबाळ तसाचि काळ बाळ कसा “) | 
महाभस्थानिकपव« 
(9 ) तारिल इतर कवण त्या बा निजशीर्लाच जना नज्या तारी 
(२) देवषिपतन कर जो गर्व न देईल कां पतन याते १ 
(३) "2 बहुभाग्यांत देन्य दे बीड. 
स्वर्गरोहेणपवे 
(१) ज्या लोकांत खळांचा बहुमान तयांत काण राहील? 
(२) कर्माची गति गहना संसारी बहुत हाचि पथ वाहे. 


१ साखर, २ वृद्ध ३ तरण, ४ कसाला, ७ लाज. 


| ८६] क महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत 


(३७ ... . देते मर्यादेत कुलीन मन मान. 
(४) ... *००« शिशुसि निंदिना माय. 
_____ संशपरत्नमाठा. 
____. (9) * वरि तसाचि आंतहि उगाळितां कोळसा प्रयास करा. 
(६९४) 2... :४ ... थनतंत कण कसा वेची. 
विनायकमाहात्म्य. 


। (१) करणेंचि तरि करावी स्पधी विध्ये समेरू शेलासी. 
| ।' (२) आकार असो लघगुरु तेजस्वी साधितो विजय योध. 
| सन्मणिमाठा« 
| (9) जरि उकिरड्यांत पडला मळला न हिरा तथापि सामान्य. 
। (२) शिववंदनकामांहीं ठंघावा मरथम देव नंदी न. 
| | पंढरीमाहात्म्य, 

(१) पाप्यासि पंढरी काय? 

। ९२ ) बाहेर भेम जया त्याच्या देवी सदेव आहे र. 
अंबरीप-आख्यान. 
॥। 2. ** भभुर्जान रचिले वेर तें कंप देते. 
(१ ७... गोज निजेष्ट ठांभ न सदुच्छेदोययम साधला. 


७-७) & 


मोरोपंत, ] महारा ट्रकाव्यमकरंद, [८७ 


पाषाण स्वरिरीं पडेचि गगनीं मित्रासि जो हाणिला. 
कीं पाय वली जळेचि. 


महद्विज्ञापना« 
(१) उल्ाक दानीं न सुज्ञ कोपावा. 
(२) ...  गुरुचि होय गुरुमित्र. 
(> ... बालकवचनाते देते सभेम कान आइ कसो. 


(४) जड उपकारा न करी खांधीन असोन कल्पनग मोहे. 
(५) उमंटे तोचि तरुफळी असतो जो काय गुप्त गुण बीजी. 
(६) मभूला किमपि न दुर्घट; भारी गरुडासि काय हो चिमणी? 
(७) अर्थी इष्ट न मिळतां नच सोडिळ करिळ हाल घुसळील, 


केकावलि 
(9) ... उरे न तृण भेट्तां इंगळा. 
(२) ... न सुरभी विष क्षीरवी. 


(३) त्रणार्थ पशुच्या शिरावरि वनीं उभ काकसे 
स्मरादि रिप मन्मनीं; अहि न काळ भेका कसे १ ी 
_(४)न लाभ मणि हेम भूपतिस जोडिल्या आयतं (0५9. 
परि मभहि संग्रही सकल वस्तुला ठेविती, ह । र) 
गुणा न म्हणतां उणा अविक आदरे सेविती. 
(७) घनांबु न पडे मुखीं उघडिल्याविंना पांखरे. 
(६) ,«* ज्यां मिळे अस्त ते न मद्या पितो. 


८८] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 


९७) कृतांत कटकामलध्वजजरा दिसो लागली, 
पुर:सर गदासवें झगडतां तनू भागली. 

(८) कथा खरभि या भल्या स्वजननीहुनी वाटती; 
शिशूंस जस्ठांसही निरखितां. रसे दाटती; 
दुहोत भलते सदा तरि न लेशही आटती; 
स्ववत्समल भक्षिती परि न सर्वथा बाटती. 

(९) कसी तुळितसां तुम्ही मकट भेरुसी मोहंरी? 
प्रसाद करितां उणे अधिक नाखवा. « , 

(9० ) मसाद मग काय तो जरि निवारिना लाघवा. 
(9११9) **« पचे वर असाचि द्या चाकरा. 
वृथाचि गमतें दिलें बह्ुहि जे न दासा जिरे. 
पुसोनि अधिकार द्या सुकर ते सदा साजिरे. 
(१२ ) उदारपण ते बरे सुखवि जे सुपात्रा सदा, 
दिल्हे अमृत पन्नगा तरि खळी रुपा त्रासदा. 
(१३) ... कापिति 
भटासि भट संगरीं परि न कातरा दाविति. 
(9४ ) स्वतोक वितरां रुचे जरिहि कमी रांगठें. 
(८9) *“* न अण जन्मदेचे फिटे. 
९ 9६ ) बुडे बुडवि सागरी तरि स॒कर्णधाराविनो. 
सहाय नसतां स्वये परतटासि ती दाविना. 


१ नौका. २ चांगल्या नावाडय़ावांचून. 


१ 


मोरोपंत ] महाराप्रकाव्यमकरंद, [८९ 


कवीराचा-स्तव« 
(१) त्यजनि नवी रसिकाच्या मेत्री येईल कांमनास जुनी 
तठसीदास स्तव. 


कवन निववितं सदा बुधा सरसें 
॥ जं सेवावे तों तों सेव्यचि गमे सुधासरसें 


भीष्मभक्तिभाग्य 

(१) झाले निःशब्द जसे अस्ती पक्षी समग्र सवित्याच्या. 
नारदाक्ष्युद्य, 

(१) काय लघूची क्षेत्री न करी होउनि अनुग्न हले हानी. 

अनँवत्रत 

(१) शु स्पर्शी देती जसी न आळ सत्या. 
अंहल्योद्धार« 

(१) प्रायश्चित्त पापे जळती मळवासना राहे. 
सुदामचरित्र. 

(१) मीन समद्रा त्यांगुनि होइल कां पल्वलोद्की दीन? 

(२) जाणसि की ते कविठा चवि लांडनि नेतसे जपोनि ल्या 


(५) ७० नृ ख्यात 
तात क्षीरधि परि हर- चूडारूढ मसिद्ध तज्ञात. 


(१) 


१ रसयुक्त. २ अमृताचें सरोवरसें. नांगर. ४ घनाविषयीं प्रेम, 


९० ] महाराएकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 


(४) *** भर्स्मी मौनासि काय हो टिकवे? 

(५) *“** अनृतें कोणाचाही न लागला मांत. 

(६) *** काय असे अदेय वरदासी ? 

९७) सुद्दापेत अणुमातहि तें त्रह्मांडापरीस करि थोर. 
नामरसायन, 


(9) दीन व्यसनी बुडतां ताराया साधुहात नावरिती. 
(२) येतील समर्थाच्या कार्यासि समर्थ; काय ते चित्रे? 

तो धन्य स्तवनोचित जो दीन जळासि दुग्ध सन्मित्र. 
( ३) संत न अंत पहाती हाती असतां समर्थ भगवंत. 
( ४) दुवडाया दीनांची दुःख सर्वस्व वैचितो संत. 

हरिवंश. 

(9) फल भोगविल्यावांचूनि केसा गे दोष राहतो उगला. 
(२) मानधना घात यशोनाशीं नच निजवर्धी. ... 
(३) अमियकारि जनाचा अणुमात्र धरुं नयेचि विश्वास. 
( ४) जेथें विरोध तेथे न वसावें त्यजञुनि नीतिची पदवी. 
(५) जीणाचे केश जिरति, जीर्णांचे जिरति सर्वही दंत; 

परि जीर्णाच्या जीवितधनवांछा ज्या तयां नसे अंत. 
(९). १ ... सव्यक्तीं देव कां नव्हे वक्त? 


९७) आतोच्या भीतांच्या देतातचि हाक - गा भीतांच्या देतातचि हाक शूर हाकेला. _ हाकेला. 
ट्‌ 


मोरोपंत, ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [९४१ 
(८ ) शकसिल तरि यत्न कररी; पण होणारासि कोण परिहरिता ? 

(९) जिकील काय खोटा बळकट मोडाहि काक हंसात १ 
(१०) ज्याची जी वृत्ति असे त्याची ती देवता तिची सेवा; 

जञे वाद सांगतिळ ते सांगोत, भर्जो नये परा देवा. 
(११) ज्याच्या माथां बेस काक तयार्चीच लोचने फोडी. 
(१२) परकार्यीर्थ तसा निजकार्या्थ न उद्यमांत साधु निघे. 
(५१३) (कौ) एकेंहि दिनकरे होतात युतिविह्दीन आवि शें 
(१४) नीति असी की अबठें भबठासि रगी कधी न हटकावे. 
देवं विरोध घडतां बळ्हीनें त्यजुनि मान सकांवे. 

(१५०) नित्य उपद्रव होतां त्यजती पक्षीहि आपुल्या नीडा. 
(१६) वाढवित्यांते न भजे धर्मज्ञहि कोण हो असा नष्ट १ 
(१७) तापविलेंही पुनर्रापे शीतळ होतंच कीं जडहि तोय. 
( १८) निश्वय हा आयु असे तों मरण नसेचि भीति सोडावी. 
(१९) ०० भद्र न पावे कदापि हातनय. 
(२०) तो भाग्य भाप्त परि मिय वांटेनाचि पामरा व्याही. 
(२१) न करावे परिणामी तापमद जें मनास देहास. 
(२२) **- भभुच्या आज्ञेपुढ उपाय नसे. 
(२३) न करितिच पाय धरतां करितां विज्ञापना वरद हाती. 
(२४) जनककुलाडुनि पतिकुठ अधिक असांवे असा वधकाम, 
(२५) **« अनयकां मनी न सले ९ 


४३] -महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 
( २६ ) अथिजने कल्पतरु त्यजुनि परांत धना कां गावे १ 
(२५),(जी ) श्रीची कीतींची पुण्यधींची करी सुरा माती. 
2). *** पतिहूनि अधिक सतीस ते काय? 
(२९) काळाची गति उय्ना . कोणाहि भत्िष्य बा परतवेना. 


(३०) _*“**-कां नसतां दीप न तम खवळल ? 
(३१३) *“* धीरा कतनिश्वयासि काय न हो? 
(३२) . -** सेवा स्वल्पाहि अवसरीं बरवी. 


(३३) वीरांसिं गंभति रंणमख गुरु इतर श्रे पण असार्राच ते. 
(३४) जेवि दविडह्रिजांसि भात शिळा. 
€ ३५ ) सुखामि भक्त समयी वेंचिति जे धन असेल पदरीं ते. 


। (३६) तें अध्वतचि सुजनांला कुजनाला स्पष्ट विषचि चाखविलें. 


(२७) बा एकनिष्ठ चातकवदर्नी घन कां न अमत ओतील ? 
€ ३८) लुद्राहि परा भ्यावें मग बुध हो कोपल्या न कां स्द्वा? 
(२९) न माशावी कोणी ज्ञानाची करितसे सुरा माती. 
(४० ) ज्यां अमृतकर त्राता पावति कुमुद कदा न दाहा तीं. 
( ४3 ) लागे उपहासास्तेव बा भानधना जना हिरा खाया. 
(४२अ) *** तेजे सकळें हि रविपुढं हलकी. 
( ४२) दुष्ट जनातें ने ता लोलेने संगर हरि लयातें. 
९ ४४) अमा काय वदेना साधूच्या निदितो सुरा सदो. 
जो मत्त म्हणेळचि तो देवेंद्रातेहि हा 1. 00 वाती, देवेशरतेहि हा सुरापसरा. .. .. 
१ मद्यापिगारा, २ सभेला, 


“९ 
| 
"----.. 


मोरोपंत, ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, 


(४५) ** "-« जय श्री भगवद्धक्तांवसे नसे अधर्भी, 
( ४६ ) साहेल स्फटिक टिक काय परीक्षा त भंग पाहिल. 


"( ४७ ) केंचा विवेक पडला षडरातींचा भरसिद्ध घेरा ज्या. 


( ४८ ) ज्ञान परम धमाचे साधक आहे जगांत इतराचें. 
( ४९ ) शांता कुंग तापद्‌, घनहि. घृत ज्वलनसंधमं विधेरे. 
(५० ) ज्या शील त्यजित त्या कां न त्रेलोक्यनाथ शासीठ? 
(५१) *** __ श्रभन मारूं-नेर्थाच दृतांतं. 
(५२) सोडूनि मानसात हंस क्षण ही दुजे नसेवि सर. 
वृहहशम. 
(१) *-< जातां वित्त क्षण रूपण चित्त स्थिर नसे. 
(२) * ,.. पळहि न जगती दवेबितां मीन तोया. 
(३) जसां ज्याचा काम स्वगरम तसा त्यास फळतो. 
(४) *** दृष्टि निवळे 
न ज्यांची त्या रोग्यां दिसति दरदु ग्थेदुं पिवळे, 
(०) व्र ... जिकोनवौीरानट.' 
(६) लोभ कोधानताचे गृह बध म्हणती चूत ठाविचि आर्था 
(७ ) केली दीर्घ सटादिष रचना ष्या ग्रामासंहास तो 
मत्तेभमभकुंभभंगनिपुणा पंचानना हांसतो. 
(८) ... सुज्ञसभामसाद दिसितां दावी गुणात गुणी. 


[ ९.३ 


१ षडिपृंचा. २ कत्पतरू. ३ दांख, दूध, चंद्र. ४ मत्त इभमत्तहत्ती. 


९४] __ महाराद्राकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 


| 
॥ (७) ..  ... जाय अग्र व्याळांसि देतां वृथा. 
(१०) करिति कुमति भाणत्रात्याचिया अवमानना, 
न निरखति यासार्ग ज्ञाते कधीं अवभानंना. 
(११) दोनी देव करी दया. ... 
(9२) «०० सूळ द्रमाचे जळ 
शिपावे तरि तृप्त होति सकळे पुष्पे फळेही दळें 
(१३) निदो विश्व गुरूसि तत्परजना जो बोल त्याचे कडे 
। ऐके जो नरकांत निदक जसा तेसाचि तोही बुडे 
| वारावा खळ शीम्न तेथ सबळें कीं दुर्बळें तेथूनी 
| जावें यास्तव घालिति श्रुतिपुर्टी बोटेंचि मोठे मुनी 
॥ (9४ ) निदावा त्या मसंगे अगुरुचि चळती न त्यजी स्थेर्थ मेरू; 
| सिंह क्रोधे न गर्जे जवळिहि करिती यि श्वान फेहु. 
| (१५) ऐसें सज्जन भाग्य गोड परिंत्या झालें खळा कारले 
॥। (१६) सगरणेहि शिलाही साहील किती सुताप तो कांचे. 
| (१५१ "०८2 .. सागरी वृथा वृष्टी 
( 3८) भक्तां स्वल्पहि दिधळं तं प्रेमे होय मज सख्या कोटी; 
मोठी भीति तयाची गोष्टी तुजसी वढूं नये खोटी. 
दिधलें बहुहि अभक्तीं तंरि त॑ माझ्या न होय परिताषा; 
दोषाभिज्ञा न सवे अत्यंनुकूळाहि जारिणी योषा. 


१ हृूलकटाच्या तोंडास, २ हलके. 


मोरोपंत, ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ ९५ 


क आ क 


जळ दळ फळ पुष्पहि जो देतो मज भक्तिनेंच जें त्याचें 
साचें भेमापित ते सेवितसें.मी विशुद्ध चित्ताचे. 


(१९) ... कुचले हिरे जसे तसे पिकले. 
(२०) ... नृपकन्या दूर, दुदेशा जवळी. 
(२१) ..< सुमति खळाला, अचक्षुला रतन.. , : 


(२२) सदयाजात मराठे स्तुत्य; न वृद्धांहि वायसां गावें.. - 
(२३) जो जन कळतन्न त्याचें स्पर्शन दर्शन अभद्र. “ 
(२४ ) देतीनेंचि स्वबळें काढावा पंकमम्र जो दती; 
साधूनेंचि हरावी बोधें जे साधुच्या मर्नी खंती; 
संकट पतित्रंतेचं पतित्रतेनैचि को निवारावें; 
नोकेनें नोकेला बुडतां यादानिधींत तारावें; 
रणयज्ञी भूपाला व्हावे अंगें सहाय भूपानें; 
सागरतूषा ह्रावी केसी खादूदकेंहि कुंपाबे ? घा | 
(२५) साव परंतु दिवाळे निघतां कोठेंखरेषणा ठाव? १ 
(२६ ) वैद्यांत रोग आर्ते उघडावा, शोकही शरण्यांत. 
(२७) तक्रासि दोष केंचा शुभ्रपणें म्याचि मानिलें दुग्ध. 
(२८) स्वाधेन पाहे कोणी दूषी दुसऱ्यासि हॉच नीचपण. 
(२९) ... कोण अनादइत सुधेसि ही सेवी ? 


9 नुक्ता जन्मळेठा. २ हंस. २ आपला अपराध 


९६] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ मोरोपंत, 


सुदामचरित्र. 


(9) भक्त भेमे अणु ही दिधलें तें मज पुष्कळ होतं 
बहुहि अभक्ते सर्मापठे परि अल्पचि भासे हो तें. 


गोपीगोडवा. 


(१) भेला विधि ऐकवितो, सखि जें स्वर्मी हि नायकावेंच 
(२) ०९ ** सखि आश्रित आश्रया न विखवीती 

यश नाहींच करिल की किति शोषिल तो समुद्र टिटवी ती 
(३) *« «* ० ** झ॒भुजन असतां कलंकही शोभ 
( ४ ) विद्रीहि कामुका स्त्री, घबडाला काय नावडे घुबडी. 
(५) तीर्थचि तीर्थी मिळतां जो गांवांतील दुष्ट खळमळ तो. 
(६ ) महदाश्रय कीतिमद नसता तरि झटुनि कां गुणी वरते? 


(७) कवड्यांची न मिळावी परि मणिमाळा पथथींच सांपडली. 


भुवचचित्र, 
(१) पेरावे बीज जसे त्याचें माप्त फळ तसें होतं. 
(२) व्हायाचें त॑ होयचि; कोणें भावि चकविले दक्ष £ 
प्रश्नोत्तरमाठा, 
(9 ) शिष्या! अंधापरिसहि,कामी बहु अंध हें मनी मानी, 
(२) शिष्या ! स्त्रीनेचशर पावेना जो व्यथेसि तो योधा. 
(३) शिष्या:! पीयूषाहुनि फार सदुपदेश भाषणें सारें. 


मोरोपत, ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [९७ 


(४) शिष्या न मागणें हें गोरवबोज स्वमानसी पाहीं. 
(५). ** ** दुरिद्रपण तंचि जा असंतोष. 
(६ ) याश्वा लघुत्वकारण. « . 
(७) वत्सा तेंचि जिणेरे ज्याची जाली नसे जगीं निदा, 
(८) पखशताचि निरय. 
(९) तो मित्र होय बापा पापाचारांत जो बुरे नेदी. 
(१०) ** ** भूषण मुख्य आपुले शील. 
(99 ) वाग्भूषण सर्त्यांच ह॑ शिष्या जाणूनि नित्य हो मदित 
(१२ ) वत्सा! समयी नेणे भिय बोठायासि तो खरा मक 
(१३) ते शल्य नेत्र झांकनि केलें असते सुगुप्त जें पाप. 
(१४ ) जो सद्रृत्तापासुनि चळल[ त्याहूनि नीच तो कवण ? 
| सन्मनोरथराजि. 
(9) नुच्यारू-परमर्मा जीभ नकारा जसी उदारांची.  -- 11 
(२) सत्संगती असावा भेमा य़रोप्मी जसा असेव्यजनी. *_ 
(९) स्त्रीस जसं न त्यजवे केलें उच्छिष्ट मांजरे दर्भते 
सद्भधजन दूषिठें जरि दुर्टे मट्बुद्धि न त्यजू शुभ त. 
(४) काव्य करावे म्यां नच वचकावे दूषिती पारे लघ्‌ूस 
न करावे काय सदन कां त्यांत पुढे बिळे करील घस? :) 
(८) मातेतें त्यज्ञनि पळहि जाय न भलतीकडे जसें बाळ, 


९८ ] महाराष्ट्रकान्यमकरंद, [ मारोपंत, 


सत्संगति सोडुनि मन नच जाउ तसेंचि घेउ हें आळ. 
(६) कांपावे मन कुजनी वृद्धपणीं कांपे जसं शिर ते; 
सत्संगींच शिरावे बाळ जनन्यंचळीं जसं शिरते. 
(७) सळ्जूजन न त्यजावें बहु कर्ध संकटी जसें वतन. 
(८) समयीं आपन्नजनी द्यावे सुभिय जनीं जसे उस्णे. 
(९) खळळूत निंदा सुखदा हे. श्याठरूता जसीच मतिस रळी.' 
(१०) लागुनि असमथाच्या कांसेला वस्त्र पावते देह. 
सत्संगस्तव . 
(9 ) सत्संग अतिश्रेष्ट श्रेयस्कर हणनि सुज्ञ या गाती. 
(२) सत्संगति बहु मान्या थोराहुनि बहु दया करि ठहार्नी: 
माता न असी ती हि स्नेहाची एकदां करिल हानी. 
( ३) देतो सत्संग जना अग्रतकराहूनि शुद्ध सद्यश तें. 
(४) सत्संग लेववी गुण जेसा पीडूनि हात कांसार. 
(७) सत्संग जोंडिल्यावरि जोडायाचें न राहिले कांही. 
(६) सत्संगे. स्वच्छ हृदय भस्मानें जाव आरसा उटिला; 
सत्संग सरळ करितो तावुनि वशा शिखी जसा कुटिला. 
। नामसुधाचपक. 
(७9) ** ** देन अयर्भपंड जन्म थंबातें. 
_0 २) रामानें नामचि थन जन धन हणती ज्यासि तें खोटे. 


32९. ७ ७ 


१ मेहुण्यानं केलेली. २ थ्या, 


मोरोपंत. ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [र्रु 
(३) स्वामिभसाद होतां रेकहि होतो सुवस्तुला योग्य 
(४) दुग्धभदासि निर्विष होइल मुख काय काट्रेवयाचे ? 
श्रीरामरीति« 
(१) ० ** सुज्ञ भभु तुच्छ पदार्थही न' अवमानी. 
(२) दोष कळोनिहि रुचतो मबळ माचीन कर्म ग्कवीतें. 
विष्णुपदू-वकीठी. 
(9) मभुपाशीं शब्दाचा दीनाच्या पालनी बरा वेच. 
साधरीति 
(१) वाढवि अन्याणुगुणा साधु सदा वायु जेवि फुणगीतं 
सुयशानं जरि साजे लाजे परि फार आत्मगुणगीते 
रुक्मिणीस्वयवर- 
(9 ) उतरे एकहि न कसी कनकासी कोटि भांडतां धुतरे 
'नामार्या. 
(3) तोचि उदार सदन्ने जो क्षुधिता पामरा जना वाढी. 
(२) मातृस्तन्यावांचुनि शिशुचा रुश होय वरदुधं काय. 
/ (३) तृप्तिसुखं अनुभविती रसवेत्त कोक साखरेत स्स; 
९१] रण गति गीतिहयहरिण जाणति गुण तोकसा खरें तरस. 
र, हरिश्रंद्र आख्यान. 
। (9१) किं निःस्पहताचि हिता काळी विषयीं नदी जसी संतरी 


१३ सपाच, 


१०० ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद [ मोरोपंत, 


(२)(राया) या संसारीं बुध संरक्षावयासि सत्य जितो. 
सर्वस्व त्यजिती परि सत्य स्वमींहि साधु न त्यजिती. 
सत्यबहिष्ळ्त नर जो पितूवनसेम व्जनीयता पावे; 
पूवज सर्व निवांवे सत्ये; अनृ्ते करूनि तापावे. 
हयमेधसप्तकासह ज्यास सविधि राजसरूयही घडला, 
सत्यच्युत रतिरात खर्गापासुनि तसा हि तो पडला. 

(३) सत्यें हा रवि तपतो; सत्ये भूमिमतििता जाण; 
सत्यांत पुम्थ सकळ; सत्यच जीवासि पवि तनुत्राण. 

(४) विम्रे केठी ज्याची व्हावी धनदासही खेरेदी न. 
विधि फिरतां होती जे भभूचे जन दासही खरे दीन. 

(५) ** ** विधिपुढे उपाय नस. 

(६) परि सव्यकवच असतां वक्र न होइल अग्र केसाचें. 

(७) जे ख्ामिवाक्यळंघन ते सकलागांत॑ होय अत्याग. 

(८) सोडूनि जाय कुदशा सुदशा ये उग्र भोग तो सरतां. 

(९) ज्या शाणघर्षणादिक संस्कार चढे गुणासि तोचि मणी. 


१. स्मज्भान. २ नंहुषराजा. ३ सर्व अपराधांत, 


चामन, ] महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [ ९५०९ 


वामनपडित. 
(१) असत्यांतहि बोलतो सत्य वाणी. मृत्तिका भक्षण. 
(२) ( कां ) भोग कर्मानुगुणं अदी. -र्‍वनखुधा. 
(३) असुख कोण करी सुखदायका. --हरिविलास. 


(४) जसे वार्णिती अंध बैसोनि हस्ती 
धरूनी तदंगासही स्वस्वहस्ती. 
तुत वागती अज्ञ जेशा मकार 
तयां वाटसी तूं तसा त्या विकरे. 
जया सांपडे हस्तिचा पाय हर्स्ती 
वंदे तो स्वये स्तंभख्संचि हस्ती; 
जया सांपेंड कान तो शूर्प दावी- 
असी आत्मता सर्व शास्त्री वदावी. 
धरी दांत खुंटा गंभे त्यास हस्ती; 
पड असा जा धरी पुच्छ हस्ती. 
मनीं टोणग्याचेपरीही पहाती 
जया लागले स्थूळ स्फालिंग हाती. 

(७) कुयुक्ति वादे करिती तनाना. 

(६) ज्याच्या मती तत्व जसें जयाला 
कानीं पंडे तेचि खरे तयाला. 

(७) माण्यास संस्कार कधी संटेना, 
स्वभाव बेडी सहसा तुटेना, 


१५९] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ वामन, 


(८ ) ऐसी क्षमा तेचि मुकुंदभक्त. 
(९ ) त्यजी काम तो निस्पुदी. 
(१०) असि सकळ अनर्था मूळ माझीच वाणी, --लोपामुद्रासंवाद. 
(:9१) स्तब्ध होति ठिखिते जसी चित्रे. -ऱवेणखुधा. 
( १२ ) पहातां पहातां पहावाच वोटे. 
रुते चित्त जाऊनि नेत्रांच वाटे 
(१९) (कीं) एक यत्न नव्हतां दुसरा करोती. -यज्ञपत्न्याख्यान 
(१४ ) त्यजियले अजिहि स्वनृपासना, 
करिल त्याचिहि कोण उपासना? --रुक्मिणीविलास, 
(१५) ऐश्वर्यवंत वय आळुति हीं समान 
स्वाथीौर्थ होतिल परस्पर त्यांस मान 
मंत्री विवाह न घडे अधमोत्तमांतं. 
(१६) धनाच्या मंदें माव ज्याची खवेना. 
(१७) दाता सुरट्रभ नमागतियास नाहीं. 
न भाथितां हरि न दे स्वउपासनाही. 
(१८) जयां देती लाड भियपति तयांचाच टकळा; 
कळा कांति भ्रांती धरुनि अतिधीटाच सकळा.--भामाविलास« 


( १९) करें निर्मला तो करें नाशिजेतो. --चित्छधा. 
(२० ) आकाश अंत नकळोनिहि अंतरिक्ष 
आकाश आक्रमिति शक्तयनुसार पक्षी. -ानामखुधा, 


(२१ ) उडति भानसहंस जया नभा 
शलभ त्याचि नभी उडतां न॒ भी. 


वामन, ] महाराष्रकाव्यमक रंद, [२०३ 


(२२) न कळतां पद॒ अभ्निवरी पडे 
न करि दाह असं न कधी घडे. 
अजितनाम वद भलत्या भिसे, 
सकळ पातक भस्म करीतसे. 

(२२३) न करुं पातक निश्चय हा घडे, 
मन तथापिहि पापपर्था. पेड, 

(२४) हस्तीते धुतले जळीं बसविलें मालिन्यही नाशिले, 
तेणें त पहिलें स्वकर्म वहिळें तीरीच आरंमिलें 
शुंडाग्रें धरिळे धुळीस भरिळें सर्वागहि आपलें 
भायंश्चित्त दिल्हे तथापि न भलें ज्याचें मन क्षाभलें 

(२५) मद्याच्या कलशासि शुद्ध करितां व्यर्थच तीर्थ जसी. 

(२६ ) कडुवट बदड वाटे शर्करा पित्तरोग्या 
परि परम सिता ते पित्तनांशासि योग्या. 
सहज मधुर तेंही वित्त नासूनि देहीं 
निज अति रुचि दावी आवडो देन कांही. 

( २७ ) हरिकथा उद्रा्थ जरी करी 
स्वगण नाम करी भलःयापरी 


विकितसे उदराथं फुले जरी 
शुभ सुगंध कर्धीा न चुके तरी. 


(२९८) न अग्नि टाकी खगुणासि जेव्हां 
यकी कसे नाम गुणासि तेव्हां! 
(२९ ) गँगेतही गज जसा धुतला तथापी 


>>. (>> न्य. 


१०४ ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, [ वामन, 


घाली शिरी धुळि तसं जन चित्त पापी. 
स्नाने करूनि जरि पावन देह झाला 
पार्पी भवृत्ति घडणार पुन्हा तयाळा. 
(३०) *० ** एथ अवघें नाण खरे तालणे. 
(३१) जगिं वृथाचि न मंदहि वर्तती - 
वद्‌ति शास्त्रविशारद्‌ ये रिती. 
(३२) भयोजनावांचुनि मूर्ख तेही 
भ्रवर्तती न त्रिजगांत देही. 
(३३) जळति अभ्निकणेचि तृण जरी 
तरि तयां म्बळानळ कां वरी ? 
(२९४) फुलें भक्षितो तो फळें कावि लाघे? 
(३५ ) कीं हस्ती धतला तथापिहि धळी तीरी शिरी घे... 
(३६) अंधा सर्वे फिरति अंध जसे कवाटे 
(३७) वेद्याचिया कारं दिल्ह्या बचनाग होतो -“कर्मतत्व. 
एणापहार गुण टाकुनि दिव्य होतो. 
(३८) यत्नेंविणं फळ कदाविहि सांपेडना; 
यत्ने करूनिहि अहो फळ हें घडेना. 
(३९ ) बीजेविणें फळ कदापि नये द्रमाा. 
(४०) कर्मानुरूप सकळांसहि बुद्धि होते, 
ज्ञात्यासहि तदनरूपची वर्तवीते 
( ४१ ) मिथ्या भजंग परि ते भयकंप साचे 
( ४२) सूयास लेप न जसा रजनीतमाचा 


वामन, ] महारा प्रकाव्यमकरंद, [ १७५ 


( ४३) अंधासि भास्कर दिसि न अशाच रीती, 
झांकील नेत्रहि तई न खी मतीति. 
(४४) अंधासि अंधपथरि घालिति अंध कर्षी 
(४५) ( जसा ) टांकिला कांडुनी धान्य कोंडा 
समथा, दरिद्यास तो होय भांडा 
( ४६ ) एक भभाकर अनक जळांत असा, 
क्षेत्र अनक परि एर्काच देव तसा. 
( ४७ ) दपटिजे खलनासिक जेधवां 
पसरितो मुख दुर्जन तेधवां. 
(४८) *-. *« कडे हातिचे दर्पर्णी कां पहावे ९ 
(४९ ) डोळे यथास्थित असोनिहि अंध होति. 
(५० ) मुखं त्रत्मज्ञाना कथिति कर जोडोनि सकळां; 
जगा दावीती ते कुशल कविता गायनकळा; 
स्वये आशाबद्ध सतर्ताचे धनालागि यजिजे;- 
नव्हे ते गोसांवी विविधजन भोटू समजिजे --स्फूट. 
५१ ) असे हे गासांवी उद्रभरणाचे बहुरुपी 
(५२) विद्यासमन्वितहि दुष्ट परि त्यजावा, 
त्याशी ब्धे न सहवास कधीं करावा 
ज्याच्या असे विमलही मणि उत्तमांगीं 
तो सर्प काय न इसे खल अंतरंगी १ --गीतोर्णव. 
(५३) कमानरुपें फळ ईश योजी | 
(५४) अज्ञानाचेच कांट वरि परि फणसी षड्गुणांचेच सांरे 


१०६] महासाष्रकाव्यमकरंद, [ वामन, 


(५५) *“« विवश करणंधराविण नाव रे. 
(५९) जया रोग आरोग्य त्याला मसिद्ध, --चरंम ग़रुमंञरी. 
(५७) धनाकारणें जे पराधीन. ... ->द्वॉरकाविजय- 


(५८) दयाहीनता वृत्ति हे राक्षसाची 
(५९ ) भिन्ना नसोन दिसती जळभिन्न गारा 

वतूळ शुभ्र कठिणा प्रदु थेड गारा -णविश्वासबंध. 
(६०) तोंतो अधीक माने आदर मीपणाचा. -णत्रह्मस्तुति. 
* (६१) ते सिद्ध होउनि कदावि न होति मानी. 
( ६२) टाकूनियां सकस तंदुळ गर्भशाळी 

जे स्थूळ फोल कुटिती श्रमती त्रिकाळ 
(६३) त्यांला श्रमाविण नसे फळ अन्य. «. «. 
(६४ ) सिद्धीविना हरिळूपा अवघ्या असिद्धा, 
(६५) जरी हेम तावोनियां ओप देती 

तयांतील त्या मिश्रन घात न जाती 

क्सी लावितां तें दिसे हीन सोनें 

तर्सी शुद्ध चित्ते अहो भक्तिहीनें 
( ६६) टाको सुवर्ण मळ बाह्य हुतार 

ही पुर्टी द्रवविळें तरि शुद्ध होतें 

(%७) **« * > सेविल तयास फळेल सेवा 
(६८) मारूध भोग न सुटे री 
(६९ ) जो अंधत्याचें पद लागतांही विवेकिया क्रोधचि येतनाही. 
९७०) *« ** सझेरुपुढे जसि मोहरी. 


वामन, ] महाराषट्रकाव्यमकरंद, 


(७१) गर्भात अर्भक जरी जननीस लाता 
हाणे तयास हरि काय करील माता! 


(४२) कामातुरा मिय न बाप न माय कांही. 


स्रीगोष्टि एक-दुसरं भियं त्यासि नाही. 


(७४३) ( की) पापियास निजपातक जेवि खाते. 


(७४) मत्यक्ष दर्शनसुखास बहू भुकेला. 
(७५) जें ज्यासि इष्ट जन सेवुनि तेंचि जाती 


ष्‌ 


[.९९७ 


--भरतंभाद- 


-:>सीतास्वयंवर॑, 


१०८ महाराषट्रकाव्यमकरंद, १ देवीदास, 
अमुतराय. 


देवीदास ( वकठेशस्तोत्र. ) 

(9 ) उडदांमाजी काळं गोरे ।॥ काय निवडावे निवडणारें । 
कुचलियाचीं वृक्षफळें । मधुर कोगेनी असतील. ! 

(२) आराटीलार्गी प्रदुता । कोगेनि असेल ळपावंता । 
पाषाणासी गुल्मलता । केशिया परी फुटतील ! 

( ३) समर्थाचे घरीच श्वान । त्यास सर्वही देती मान: 

(४) नीच रमली रायाशीं । तिसी कोण हणेल दासी । 
छोहृ लागतां परिसासी । पूर्वस्थिती मग कैंची ९ 

(५) गांवींचे होतं छंडवोहळ । गंगेसी मिळतां गंगाजळ । 
कागविष्टेचे झाले पिंपळ । तयांसि निद्य कोण ह्मणे १ 

(६) कन्यां देऊनियां कुळ । मग काय विचारावें १ 

अमृतराय. 

(9 ) गमन नसे ज्या गांवीं । तेथील वाट कशास पुसावी. 

(२)बा तुझा चालता काळ । खायाला मिळती सकळ. 

(२) केलें बेबीचे उखळ. 

(४) भोजनभाऊ केवळ. 

(५) नाती कोरकोरून काढिती । सर्व मायेचा गोंधळ. / 

निजानंदकवि. 

(9 ) बोलणें फोल झालें । डोलणे वांयां गेंळे. 

(२) परोपंदेशी पूर्ण ज्ञानी । वाह मत्सर ममता मर्नी । 
नागसुरे तो जेसा फणी । डोळे परी विष वदनी. 


] 


6 १ निज्ञानंद, महाराष्ट्रकाव्यमकरंद, [९०९ 
आनंदतनय- ळय >> *-* या 
(३) अन्न हणता काण घाल ।॥ राब्द त्रह्म काण झाले! 


शिकविले बोल बोले । शुक पक्षी पें जेसा. 
(9 ) नेदी चित्ता शांति एसी विद्या काशाला! 
(२) मनचा खोटा फिरोनि शिणला तीर्थे काशाला? 
( ३) एक धडना भाराभर त्या चिध्या काशाला? 
(४) एक गुणी ना दुर्गुणि बेटे शंभर काशाला? 
(५) आदर न करी त्याच्या घरचं भोजन काशाला ! 
(६) अभाग्याचे समर्थाशी वेर काशाला ! 
(७) वाद्या अथवा भेद्या ऐसा सेवक काशाला ९ 


आनंद्तनय. 


(9 ) नाना मयत्न पुरुष स्वकरें करावा, 
यत्ने फळेल हरिशब्द मनीं धरावा. 

(२) भूपाल देव गुरु यांाति रिक्त हातें 
जाऊं नये. 

(३) राजी जया हरि तया न उणेंचि कांही. 

(४) धीमंत जो करि सुकर्म निजस्वभावे 

(५) ... दुःखमर्नी न झांके, 
संवेडियां शोकसमुद्र फांके. 

(६) वरि वरि वचनें लागति गोड । अंतारि दुर्बुद्धीचा मोड, 


९९०] महाराषट्रकाव्यमंकरंद, अनंत, भर्नेतफंदी, 
वी रळ उ रामजोशी. 


अनंत कवि. 
(9) मूर्खासि बोध करितां श्रम होय वाणी. 
| (२) अभाग्यासि चिंतामणी लाधलासे. 
| (३) भालपट् विधिलेखन ना5न्यथा. 
१४) घेनूसमान तरि वाघ कसा ह्मणावा 
बाळासमान उरग' न कर्धी गणावा. 
ज॑ मानिछें. परम सज्जन दजनासी 
त काय तो त्यजिल हो जिविच्या गणासी १ 
अनंतर्फदी 
९ 9) बिकट वाट वहिवाट नसावी धोपट मार्गा सोडं नको. 
(२ ) वभ काढुनी शरमायाठा उणें कुणाला बोठं नको. 
(३) बरी खुशामत शहाण्याचीही मूखांची ती मेत्रि नको. 
(४) सत्कर्मा ओसरू नको. 
९५) सुविचारा कातरूं-नको. 
(६) परोपकारा शरिर झिजावे जेसा मेलागिरि-चंदन. 
रामजोशी 
९9) परिणाम आपुला होइल हा केसा, 
ह ज्यासि कळेना तो नरः पश॒ जेसा. 
९२) भगवंत भुकेला भक्तीचा पाहुणा. 
(३) किति ःउगाळशिळ' कोळसा. 


क. 0. ह. “हह 


"५ 


» जेण « 


१ रघुनाथपंडित, . महाराष्रकाव्यमकरंद, 
कचेश्वर. र 
रघुनाथ पंडित. 


९१ ) करिण समय येतां कोण कामासि येतो. 


* (२) मोठें उणे व्यजनही धरितां पुढारी 


छायां करी तपनदीभिसही निवारी. 
(३) जै कार्य तै धरिळ की. गुण कारणाचें. 
(४) गांढ्याळ जो वदय सार्द्र न होय ज्याचे; 
नांमेंचि देवनल, कार्य नसे तयाचें. 
धचूरहि कनकनाम सदां धरोतो, 
होईल काय रसिका कनकापरी तो? 
कचेश्वर 


(१ ) कषीवाक्य हे सत्य साचार मानी. 


-(२) कर्माची गति नाटळे विधिहरालक्ष्मीपतीलागुनी. 


(३) सत्संग होतां तरती दुरात्मे; 

__ सत्संग होतां परञह्म आ्भे; 
सत्संग होतां बहु सोख्य आहे; 
सत्संग नक्रा फळलाचि भाहे. 

(४) काळ हे तिन्ही नांदती घरी.* 


(७) दिल्यावांचुनी पाविजे सांग केसं! 


“._ * हें सुदाम्थाच्या घराचें वर्णन आहे. 


[९९९ 


१९९) महाराषट्रकाव्यमकरंद, १ धंडीराज,रिवदिनके- 


शरी, शेकर विठ्ठल 
घुंडीराज. 
न्भ >> 


(१) कसां विन्नदरिंदरे येती असतां रमशनाम धन 
(२) भूजल तेज समीर ख रविशशि काशदिकी हि जो पुरला . 
स्थिरचर व्यापुनि अवघें जगदात्मा तो दशांगुळे उरला. 
शिवदिन केसरी. 
(१) जैस ज्यानें केलें । तेसें त्याला फळ झालें. 
(२) मपंच साधुनि परमार्थाचा लाभ ज्यानें केला-तो भला. 
शंकर. 
(१) शिणलो वाणी व्यर्थ चावटी झाली फोलाची 
भनोरथाच्या शेती कणसं आलीं पोलाची 
विहठल. 
(१) असे तृष्ट त्या इंद्र तोष शकेना, 
बिनांव« 
/ नळी फंकिली सोनारें॥ इकडून तिक रे 


याच ग्रंथकाराने केलेले ग्रे. 


न >*<>>् 


| किं० रु० आा० पे. 
चत्या ल्ल स्य 
चकनच तिरपे “१ -)...॥--../(८-८५४९ 
 शिसरोळत नीतिविषयक चार निबंध. -- -* “१३९0४0९ 

_____ कंतव्यविचार अथवाव्यवहार नीति. , ' प 
7 (परत छापणे आहे.) 


0 ११. 


41170१ 4-५... (४८७४८ ११४६ /ि र शं 
क हि 
ति चातुय १ (2). ०-५ 


